Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17. 


MADS 


SPRIANWAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक १२] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ [ पृष्ठे ३९ , किंमत : रुपये ११. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ०१ मार्च, २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१६ -३५४-प्र .क्र . २१५- २०१६-नावि -९ . – 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६ - २६४३- प्र .क्र . ३००( अ )-९७- नवि -९ , 
दि . ०७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर व क्र . टिपीएस -२४०० -१६२८ -प्र . क्र . २००- २००० - नवि -९ , दि . १० सप्टेंबर , २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर 
करण्यात आली असून ती अनुक्रमे १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले 
आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे नागपूर येथील शिट क्र . १७२ , नगर भूमापन क्र . ११२ खालील गांधीबागच्या नैऋत कोप- यातील क्षेत्र 
विद्यमान सोक्ता भवन दर्शविण्यात आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक ०५- ११- २००३ च्या अधिसूचनेद्वारा विद्यमान सोक्ता भवन इमारतीचे खालील क्षेत्र “ नागरी सुविधा व व्यापारी 
संकुल ” या प्रयोजनासाठी ( आरक्षण क्र . सी - ३१ ) आरक्षित करण्यात आले आहे , मात्र विद्यमान सोक्ता भवन करीता दर्शविण्यात आले जागेस पश्चिम दिशेस 
आवश्यक असा पोहोच मार्ग ( Frontage ) उपलब्ध होत नसल्याने व “ नागरी सुविधा केंद्र व व्यापारी संकुल " या करिता अधिकच्या क्षेत्राची आवश्यकता 
असल्याने विद्यमान सोक्ता भवनच्या जागेसोबतच दक्षिण - पश्चिम कोप-याची जागा व विद्यमान गांधीबागची सोक्ता भवनच्या उत्तर दिशेकडील खाली पडीत 
असलेल्या जागासह एकूण क्षेत्र ६३५३ चौ . मी . ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे .) करीता “ नागरी सुविधा केंद्र व व्यापारी 

संकुल 
” बांधण्याकरीता आरक्षण क्र . सी -३१ आरक्षित करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांनी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे .) ठराव क्र . २६३, दिनांक ०८ -०४ - २०१६ अन्वये उक्त जागेचा फेरबदल करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ ( १) मध्ये नमूद विधिवत कार्यपद्धती पूर्ण करून सदर फेरबदल प्रस्ताव शासनास अंतिम मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे (यापुढे “ उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील 
मौजा नागपूर येथील शिट क्र . १७२ , नगर भूमापन क्र . ११२ क्षेत्र ६३५३ चौ . मी . जागा “ नागरी सुविधा केंद्र व व्यापारी संकुल " यामध्ये समाविष्ट 
ना - एक - अ -१ ( १३०२ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


करणेबाबतच्या उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनामंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. " 

मौजा नागपूर येथील शिट क्र . १७२, नगर भूमापन क्र . ११२ खालील विकास योजनेतील गांधीबाग येथील सोक्ता भवनच्या जागेसह उक्त 
६३५३ चौ . मी . क्षेत्र “ नागरी सुविधा केंद्र व व्यापारी संकुल " आरक्षण क्र . सी -३१ मध्ये नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधिन राहून समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


अट क्र . १ : प्रस्तावा अंतर्गत समाविष्ट ६३५३ चौ . मी . क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात तळमजलावरील बांधकाम व्याप्त क्षेत्राव्यतिरिक्त खुल्या क्षेत्रावर १०० चौ . मी . 

करीता १ झाड या प्रमाणात झाडे लावण्यात यावी . 
अट क्र . २ : उक्त व्यापारी संकुलात सार्वजनिक वापरासाठी स्वतंत्र सभागृह बांधणे आवश्यक राहील . 
अट क्र . ३ : प्रस्तावित नागरी सुविधा केंद्र व व्यापारी संकुलाचे तळमजल्यावरील ( Plinth Area ) बांधकाम भूखंडाचे १/ २ क्षेत्रापेक्षा जास्त करता 

येणार नाही . 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५६ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai- 400 032 , Dated the 01st March, 2017 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No. TPS -2416- 354-CR- 215 - 2016 - UD - 9 . 

Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No. TPS -2496 - 2643 -CR - 300 (A )- 97 -UD - 9 , dated the 7th Janu 
ary , 2000 and Excluded Part vide Notification No. TPS - 2496- 1628- CR- 200 - 2000 - UD- 9 , dated the 10th 
September 2001 & has come into force with effect from the 1st March , 2000 & 21st September , 2001 
respectively (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
“ the said Act”); 

___ And whereas , in the said Development Plan, the land bearing Sheet No . 172 and CTS No . 112 of 
Mauje Nagpur has been designated as Existing Sokta Bhavan at South -West corner of Gandhibag ; 

And whereas , the State Government vide Notification Dated 02 - 11 - 2003 has reserved the land 
under Sokta Bhavan as “ Citizen Facilitation Centre and Commercial Complex ” (Site No. C - 31). Since , 
there is no approach / required frontage to this Existing Sokta Bhavan building from West side , similarly 
there is need of more area for proposed “ Citizen Facilitation Centre and Commercial Complex " , the 
land under Existing Sokta Bhavan , alongwith the land of South -West corner of Sokta Bhavan and the 
vacant land of the North side of Existing Sokta Bhavan Building, admeasuring 6353 Sq . Mt. (hereinafter 
referred to as “ the said Land” ) has been proposed for “ Citizen Facilitation Centre and Commercial 
Complex ” and accordingly the Nagpur Municipal Corporation , Nagpurbeing Planning Authority (herein 
after referred to as “ the said Planning Authority ") vide its Resolution No . 263, dated the 18th April, 2016 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६-१२ , २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


has decided is reserved the said land for “ Citizen Facilitation Centre and Commercial Complex ” 
( Site No . C - 31) and accordingly after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of 
the said Act, has submitted modification proposal to the Government for its final sanction (hereinafter 
referred to as “ the said Modification Proposal” ); 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said modification proposal, should 
be sanctioned with some condition ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the 
Gevernment hereby, sanctions the said modification proposal for the said land admeasuring 6353. Sq . Mtr . 
Comprising Sheet No . 172 & CTS No . 112 so as to include the same in “ Citizen Facilitation Centre and 
Commercial Complex ” (Site No . C - 31) and for that purpose amends the above referred Notification dated 
the 7th January , 2000 as follows ; 

“ In the Schedule of modification appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry ; 

“ The land admeasuring 6353 Sq. Mt. comprising Sheet No. 172 & CTS No. 112 of Mauje Nagpur of 
Sokta Bhavan in Gandhibag is included in “ Citizen Facilitation Centre and Commercial Complex ” (Site 
No . - 31 ) as shown onthe Plan, subject to conditions specified below . 


Condition No. 1 : Trees at rate of 1 tree per 100 Sq. Mtr. of area should planted on the open arealeft after 

the actual area covered by the ground floor out of the total area of 6353. Sq. Mtr. area 

under the proposal. 
Condition No . 2 : A Separate community Hall for public use should be built with in the said commercial 

complex . 
Condition No . 3 : The ground coverage (plinth area ) should not exceed 1 / 2 of the total land under the 

proposal. 


A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Municipal Commissioner , Nagpur during office hours on all working days for a 
period of onemonth . 

This Notification shall also be available on the Govt. Web site -www . maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHOUHAN, 
Section Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७ . 


नगर विकास विभाग , 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ . दिनांक १० मार्च, २०१७ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक क्र . टिपीएस - २४१७- ९४- प्र .क्र .७१- २०१७- नवि -९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे .) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७. वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्रमांक टिपीएस -२४९६- १५०५-प्र.क्र. २७३-९६- नवि-९, दि. ०६ मे, २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै, २००० पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय , क्र . नासुप्र .- २०१५-मुओआर - ५८ -प्र .क्र . ११४- न . वि . २६-, दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ अन्वये शासनाने श्री . महालक्ष्मी 
जगदंबा संस्थान , कोराडी या “ ब ” वर्गतिर्थक्षेत्र / पर्यटन स्थळाचा एकात्मिक तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा मंजूर केलेला असून त्याचे अंमलबजावणीसाठी 
नागपूर सुधार प्रन्यासला नोडल एजंसी म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेले आहे . एकात्मिक तिर्थक्षेत्र विकास आराखडयामध्ये मौजा कोराडी तह . कामठी , 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्र . १६४ , १६५ , १६६ ( भाग ), १७० / ३, १७१/ २, १७१/४, १७२ , १८९, २३२, २३३, २३४ मधिल जमिनींचा समावेश आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त तिर्थक्षेत्र विकास प्रकल्प ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , मौजे कोराडी, खसरा क्र . १८९ हा विद्यमान तलाव वापरा मध्ये अंतर्भूत आहे, खसरा क्र . १६६ ( भाग ), २३२ , २३४ 
हा शेती विभागात अंतर्भूत आहे खसरा क्र . १७०/ ३ , १७१/ २, १७१ / ४, व १७२ हे वाणिज्य विभागात अंतर्भूत आहे, खसरा क्र . १६४ हा विद्यमान सार्वजनिक / 
निमसार्वजनिक वापरात अंतर्भूत आहे व खसरा क्र . १६५ हा अंशतः सार्वजनिक /निमसार्वजनिक , अंशतः शेती व अंशतः विद्यमान वाणिज्य मध्ये अंतर्भूत 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त तिर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाखालील जागा खालील अटींच्या अधिन राहून सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभाग असा बदलणे 
आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे व यानुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( २) मधील तरदुदीनुसार , उक्त जमिनी सार्वजनिक / 
निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे ) ; 


अट क्र . १ : प्रस्तावामधील मौजे कोराडी येथील खसरा क्र . १७० / ३ , १७१/ १ , १७१ / ४, १७२ , १८९ या जमिनी प्रत्यक्षात तलावाखालील आहेत किंवा 

भूभाग आहेत याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासने महसूल / जलसंपदा विभागाकडून आवश्यक ती कागदपत्रे / नाहरकत त्यांच्या स्तरावर 
उपलब्ध करुन घेऊन खातरजमा करणे आवश्यक आहे . 


अट क्र . २ : प्रस्तावामधील बहुतांश जमिनी या शासकीय व काही जमिनी महाजनको यांच्या मालकीच्या असल्याने , जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाचे 

फेरबदलानुषंगाने नाहरकत प्रमाणपत्र नागपूर सुधार प्रन्यासने त्यांच्या स्तरावर घेणे आवश्यक आहे . 


अट क्र . ३ : उक्त तिर्थक्षेत्र प्रकल्प मंजूर करताना शासन निर्णय दिनांक २१ डिसेंबर , २०१५ अन्वये अट क्र . ३ मध्ये उक्त तिर्थक्षेत्र प्रकल्प 

राबविण्यापूर्वी पर्यावरणीयदृष्ट्या आवश्यक त्या सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक ती नाहरकत घेण्याबाबत अट नमूद आहे , याचा 
विचार करता , जलाशयाजवळ बांधकाम अनुज्ञेय करताना या अटीचा विचार होणे आवश्यक आहे . 


अट क्र . ४ : उक्त प्रस्तावीत सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागामध्ये १५ % क्षेत्र वाणिज्य वापराकरिता उपयोगात आणता येईल . तसेच तिर्थक्षेत्र 

पर्यटक विकास आराखड्याचे अनुषंगाने तद्नुषंगीक वापर अनुज्ञेय राहतील . 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप कलम ( ३ ) मधील तरतूदीनुसार शासन, उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा 
हेतू घोषित करीत आहे. आणि त्याकरीता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत . सूचना/ हरकती विभागीय 
सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर कक्ष क्र . १०८ / १०९ , पहिला मजला, जुने सचिवालय , सिविल लाईन्स , नागपूर - ४४० ००१ यांच्या नांवे 
पाठवाव्यात . सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी विभागीय सह संचालक , नगर 
रचना, नागपूर विभाग , नागपूर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे ; 

प्रस्तुत सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसाच्या आत , प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या 
सूचना/ हरकतींचाच विचार केला जाईल . 

२ . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहिल . 

( १) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर . 
( २) विभागीय सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा, नागपूर . 


प्रस्तुत सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov. in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२, २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


HTI 9- 34 ( II. f . g .), H . ST . PI., 34 . $ . 4 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumbai- 400 032, Dated the 10th March , 2017 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS - 2417 - 94 - CR -71 - 2017 - UD -9 . 

Whereas , the Revised Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan " ) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification 
No. TPS - 2496 - 1505 -CR - 273 - 96 -UD - 9 , dated the 6th May, 2000 under Section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as “ the said 
Act ” ) and has come into force with effect from the 15th July , 2000 ; 

And whereas , Government Resolution No . NIT - 2015 -MOR -58 -C .R . 114 -UD - 26 , dated 21st Decem 
ber , 2015 has sanctioned for the components of Integrated Pilgrimage Development Project as the Shri 
Mahalaxmi Jagdamba Trust, Koradi class “ B ” Pilgrimage / Tourist Center . This Pilgrimage / Tourist 
Centre is comprises of Lands bearing Khasara Nos . 164 , 165 , 166 ( pt.), 170 / 3 , 171 / 2 , 171 / 4 , 172 , 189 , 
232 , 233 , 234 of Mouze Koradi, Tal. Kamthi, Distt. Nagpur , (hereinafter referred to as “ the said 
Pilgrimage Project " ); 

And whereas , in the said Regional Plan , the land of Mauza Koradi, Tal. Kamthi, Dist. Nagpur 
bearing Khasara No. 189 is included in Existing Water Bodies , Khasara No . 166 (pt.) 232 , 234 are 
included in Agricultural Zone, Khasara Nos . 170 / 3 , 171 / 2 , 171 / 4 , 172 are included in Commercial Zone 
Khasara No. 164 is included in Existing Public & Semi Public Zone and Khasara No . 165 in included 
partly in Public & Semi Public , partly Agricultural & partly Commercial Zone . (hereinafter referred to as 
“ the said lands ” ) ; 

And whereas , Government is of the opinion that it is necessary to modify the said Regional Plan as 
per the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , so as is change the user of the said 
lands to Public / Semi Public Zone, (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ") subject to 
conditions specified below : 
Condition No. 1 : Since Khasara Nos. 170 / 3 , 171 / 1 , 171/ 4 , 172, 189 of Mauze Koradi, is shown as existing 

water body on the Regional Plan , NIT should ascertain whether the said Khasara No . is 
a water body or land with due verification of the various documents available with 

Revenue / Irrigation Authority /NOC of the said Deparments . 
Condition No. 2 : Major lands under this project are Government lands also same part of land belongs to 

MAHAGENCO so necessary no objection from Collector and concern Department shall 

be obtained by NIT . 
Condition No. 3 : Government vide Resolution dated 21- 12 - 2015 has approved the said Pilgrimage Project 

and as per the Condition No . 3 of the Notification Dated . 21 - 12 -2015 sanctioning the 
said Pilgrimage Project before implementation of the said Pilgrimage project NOC from 
the Environment Department is necessary . NIT shall consider the same while allow 

ing construction near the water bodies. 
Condition No . 4 : 15 % Commercial use is permitted in said proposed Public /Semi- Public zone. Allied 

activities related to the said Pilgrimage Project is also permitted . 
Now therefore , as provided in sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act , the Government 
of Maharashtra hereby declares its intention to make the proposed modification in the said Regional 
Plan and for that purpose invites suggestions and objections from any person with respect to the 
proposed modification . Any suggestions and objections shall be submitted to the Divisional Joint 
Director of Town Planning, Nagpur Division , Room No . 108 / 109, First Floor, Old Secretariat, Civil Lines , 
Nagpur – 440 001 who is hereby appointed as the ‘Officier to give hearing in respect of the suggestions 
and objections received in this regard and to submit his report to the Government. 

Suggestions / Objection received by the Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur 
Division , Nagpur within a period of thirty (30 ) days from the date of publication of this Notice in the 
Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 

-9c6 -37- 7 ( 9302 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपर विभागीय परवणी, एप्रिल ६-१२ , २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


महा 


सन राजपत्र 


02 . The part plant showing the above said Proposed Modification is kept open for information of 
the general public during office hours on all working days at the following offices . 


(1) The Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 
( 2) The Divisional Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur . 
( 3) The Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur. 


This Notification shall also be available on the Govt . s Web site at www . maharashtra . gov . in 
( कायदे व नियम ) 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 


अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक नपत्र-नियोजन व विकास- ११९ -२०१७ : 

महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - २२९९ - १००१- प्र. क्र .- १११ - नवि-९ , दिनांक २८ - ६- २००२ अन्वये विकास 
योजना, ब्रम्हपुरी भागशः मंजूर असून ती दिनांक २८ -०६- २००२ पासून अंमलात आलेली आहे . वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -२२९९ -१००१-प्र.क्र .- १११-भाग -२- नवि-९ , दिनांक १३-०७ -२००५ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 

नगर परिषद , ब्रम्हपुरीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये उपरोक्त मंजूर विकास योजना ब्रम्हपुरीमध्ये 
खाली दर्शविलेल्या तपशिलाप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

विवरण 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक 

विकास योजनेतील नियोजित उपयोग न.प . सर्वसाधारण / ठराव 
प्रस्ताव 

विशेष सभा दिनांक क्रमांक 
( ४) 


क्षेत्र 


- 


हे . आर 


०४० 


शेतीचे झोन 


रहिवास वापर 


२९ - १२- २०१५. 


मौजा-ब्रम्हपुरी 
भूमापन क्रमांक २४३ 


o 


मौजा- ब्रम्हपुरी 

१३० 

चिल्ड्रेन पार्क जलशुद्धीकरण १९ - ०९ - २०१६ १० 
भूमापन क्रमांक ६२२ 

आ . क्र . ८० केंद्राच्या विस्तार 

कामासाठी 
उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधी माहिती अहवाल ब्रम्हपुरी नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , नियोजित फेरबदलासंबंधी कोणाला 
काही आपेक्ष अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आंत ( ३० दिवसात ) अध्यक्ष , 
नगर परिषद , ब्रम्हपुरी यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . जेणेकरुन नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव ( कोणत्याही सुधारणा असल्यास, त्यांसह ) मंजुरीसाठी 
राज्य शासनाकडे सादर करता येईल . 
ब्रम्हपुरी : 

सौ . योगीता विजय बनपुरकर , 
दिनांक २९ मार्च, २०१७ . 

अध्यक्षा, 
नगर परिषद, ब्रम्हपुरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


HTI 9 -3T ( ft . g ), T . II . KI., 3 . b . ºo . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No. MCB - Planing- 119 - 2017 . 


Government of Maharashtra , Urban Development Department, Mantralay , Mumbai, vide there 
Notification No. TPS - 2299 - 1001- 111 -UD - 9 -Part- 1 , Dated 28th June 2002 , sanctioned . Part of the 
Draft Development Plan of Bramhapuri and excluded parts of the said Development Plan sanctioned vide 
Government Notification No. TPS - 2299 - 1001- 111-UD - 9 - Part - 2 , Dated 13th July 2005 , 


The Municipal Council, Bramhapuri proposed to make minor modification in the aforesaid 
sanctioned Development Plan under section 37 ( 1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 
The Details about Proposed minor modifications are as below : 


DESCRIPTION 


Sr. No . 


Area 


Present Use 


Mouza / Survey 

No . 


Proposed use 

after 
Modification 


Resolution 

No . 


Municipal 

Council 
General/ 

Special 
Meeting 


(1) 


(2) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7) 


(3 ) 
H . R . 
0 40 


1 


Mouza -Bramhapuri 

Survey No. 243 


Agricultural 

Zone 


Residential 

Purpose 


Date 
29 - 12 - 2015 


14 


2 


1 30 


Mouza -Bramhapuri 

Survey No. 622 


Children 
Park R . S . 

No. 80 


Extension to 

Date 
Water Treatment 19 -09- 2016 

Plant 


10 


The Plan and reports containing the description of above modification can be seen in the office of 
the Municipal Council, Bramhapuri during the office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 it is 
hereby notified that any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within period of one Month ( 30 days ) from the date 
of notification published in the Gazette of Government of Maharashtra . 


The Objection or Suggestion if any received within above period will be considered before 
submitting the proposal to the Government . 


Bramhapuri : 


Sau . YOGITA VIJAY BANPURAKAR , 


Dated the 29th March 2017 . 


President, 
Municipal Council, Bramhapuri. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


मंगळवार , मार्च १४ , २०१७/ फाल्गुन २३ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 


अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन मंडळ तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 


क्र . प्रा . यो भंडारा- कलम - १६- प्रसिद्धिकरण - सूचना - १० - २०१७ . 


भंडारा प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेली असून त्यास भंडारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दिनांक ०८ - ०३ - २०१७ 
रोजीच्या मंडळाच्या सभेत ठराव क्र . १ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली असून , आता , सदर प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात (कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत ) उपलब्ध 
आहेत . 


जाह . 


१ . जिल्हाधिकारी कार्यालय , भंडारा . 


२ . मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , भंडारा . 


३ . भंडारा प्रादेशिक नियोजन मंडळ , भंडारा , नगर रचनाकार , भंडारा यांचे कार्यालय , द्वाराः- अॅड . आनंदराव वंजारी, १ ला माळा, 

साई मंदिर जवळ , तकीया वॉर्ड , भंडारा. 
४ . सदस्य सचिव , प्रादेशिक नियोजन मंडळ, भंडारा तथा सहाय्यक संचालक , नगर रचना , गोंदिया , खोली क्र . २११, दुसरा मजला , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत , गोंदिया . 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबंधी खालील नमूद बाबी जनतेच्या विक्रीकरीता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील . 


( अ ) प्रादेशिक योजना अहवाल . 


( ब ) विद्यमान जमीन वापर नकाशा. ( प्रमाण : १: १, ५०, ००० ) 


( क ) प्रारुप प्रादेशिक योजना नकाशा. (प्रमाण : १:१,५०, ००० ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२, २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


९ 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबंधी कोणाच्या काही सूचना किंवा हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ ( चार) महिन्याचेमुदतीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदर सूचना व हरकतींचा प्रादेशिक 
नियोजन समिती योग्य तो विचार करुन व सुनावणी देवून त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती , प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत , शासनास 
सादर करेल . 


भंडारा : 
दिनांक ८ मार्च २०१७ . 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 

अध्यक्ष, 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , भंडारा 

तथा 
जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . ७५ . 


BY CHAIRMAN , REGIONAL PLANNING BOARD AND COLLECTOR 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 


No . R. P. Bhandara- Section- 16- Publication- Notice-10- 2017. 

The Draft Regional Plan of Bhandara Region has been prepared and it has been decided in the Regional Planning 
Board Meeting held on dt. 08 -03- 2017 vide Resolution No . 1 to publish the said plan under Section 16 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Copies of the Draft Regional Plan are available for inspection of the public in the following offices during office 
hours . 

1. Collector Office , Bhandara . 
2 . Chief Executive Officer, Zilla Parishad , Bhandara. 
3 . Office of the Bhandara RegionalPlanning Board , Bhandara Olo Town Planner, Bhandara , C /o Ad .Aanandrao 

Wanjari, 1st Floor,Near Sai Temple , Takiya Ward , Bhandara . 
4 . Office ofthe Member Secretary, Bhandara Regional Planning Board , Olo Assistant Director of Town Planning , 

Gondia , Room No. 211, 2nd Floor, Collector Office Building, Gondia . 

Following particulars about Draft Regional Plan willbe available for sale to the Public at a reasonable price at the 
Board Office. 

(a ) A copy ofDraftRegional Plan Report. 
( b ) Existing Land Use Map ( Scale 1 : 1, 50 , 000 ) 
( c) Draft Regional Plan( Scale 1 : 1, 50 , 000 ) 

Any Objections or Suggestions stating reasons with respect to the Draft Regional Plan may be sent in writing to 
the Board before the expiry of 4 Months ( Four Months ) from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . Which willbe considered by the Regional Planning Committee and giving the hearing to the 
applicant intends to be heard with such objections or suggestionsby the Regional Planning Committee before it submit 
its report to the Government through Regional Planning Board . 


Bhandara : 
The 8th March 2017 . 


Dr. ABHIJEET CHOUDHARY, 

____ Chairman, 
RegionalPlanning Board , Bhandara 

And 
Collector, Bhandara . 


ना . - एक - अ- ३ ( १३०२) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


शुक्रवार , मार्च १७, २०१७/ फाल्गुन २६, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


आदेश 


क्र . एमयुएन १९ ( २ )- सीआर- ७( १७ )- २०१७. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार नागपूर महानगरपालिकेतील ३८ प्रभागातून १५१ सदस्यांकरिता दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ च्या मतमोजणीनुसार निवडून आलेल्या १५१ नवनिर्वाचित सदस्यांनी महाराष्ट्र स्थानिक 
प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ कलम ४ मधील तरतुदीनुसार विवरण व घोषणापत्र विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर 
करून रितसर नोंदणी केली . 

नागपूर महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित सदस्यांनी त्यांचे पक्ष/ गट निश्चित केलेला आहे. 

सादर केलेल्या दस्ताऐवजानुसार महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ मधील नमुना- ३ नुसार सदस्यांचेविवरण पुढील 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 

नमुना तीन 
भारतीय जनता पक्ष , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 
अ . क्र . महानगरपालिका 

कायमस्वरुपी पत्ता 

निवडून आलेल्या तो ज्या महानगरपालिका 
सदस्यांचे नाव 

मतदारसंघाचे नाव पक्षाचा आहे त्या 

प्रभाग क्रमांक पक्षाचेनाव 

व जागेचा प्रकार 
( २) 

(३) 
१ धनविजय महेन्द्रप्रसाद रमेश ७३/ अ, नागेश नगर , भीम चौक , जरीपटका, नागपूर १ अ भारतीय जनता पक्ष 
२ चौधरी सुषमा संजय प्लॉट नं . २० , पवनपुत्र सोसायटी , नारा रोड , १ ब भारतीय जनता पक्ष 

जरीपटका, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


११ 


नमुना तीन — चालू 


( १) 


(२) 


___ ( ४) 


(५ ) 


३ मथरानी प्रमिला प्रितम 


१ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


प्लॉट नं . ३७२- अ , राधा स्वामी मंदीर जवळ , 
जरीपटका , नागपूर 


ام 


भारतीय जनता पक्ष 


४ कुकरेजा विरेंद्र उर्फ विक्की 

घनश्यामदास 
५ कुमरे गोपिचंद कृष्णराव 


प्लॉट नं . ९१ - ९२ , कुकरेजा नगर , जरीपटका, 
नागपूर 


به 


भारतीय जनता पक्ष 


६ कानतोडे भाग्यश्री गणेश 


३ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


विनोबा भावे नगर , पाण्याची टाकी जवळ, 
डॉ . आंबेडकर मार्ग, नागपूर- १७ 
प्लॉट नं . २० , माँ बम्लेश्वरी नगर , पिवळी नदी , 
नागपूर - २६ 
शिवशक्ती नगर , वांजरी ले - आऊट, यशोधरा नगर , 
नागपूर - २६ 
प्लॉट नं . ८३ , तुकाराम नगर , ओल्ड कामठी रोड , 
कळमना , नागपूर - २६ 


७ खान नसीम बानो मो . इब्राहिम 


भारतीय जनता पक्ष 


८ पाटील निरंजना महेश 


४ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


९ गोतमारे शेषराव शंकरराव 


कळमना , जुनी कामठी रोड , नागपूर - २६ 


भारतीय जनता पक्ष 


१० अतकरे मनिषा चक्रधर 


भारतीय जनता पक्ष 


११ साहू राजकुमार पुनाराम 


प्लॉट नं . ३, द्वारा मानिक अनंत मुळे, शिक्षक कॉलनी , 
नागपूर- ३५ 
प्लॉट नं . २४ , पुनापूर रोड, गणेश मंदिर भवानी , 
नागपूर- ३५ 
न्यु मंगळवारी , मेहंदीबाग रोड , कांझी हाऊस, नागपूर - १७ ५ 


भारतीय जनता पक्ष 


१२ हत्तीठेले दुर्गा चंद्रभुषण 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


१३ भिसीकर प्रविण विलासराव 


इतवारी पोस्ट ऑफिस जवळ , भिसीकर मोहल्ला, नागपूर- २ ५ 


भारतीय जनता पक्ष 


१४ राजगिरे अभिरुची अनिल 


४९ ए , शांतीनगर , विनायकराव देशमुख हायस्कुल जवळ , ५ 
नागपूर - २ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


१५ चावरे संजय अरूणराव 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


प्लॉट नं . २९९ , बिनाकी मंगळवारी, किनखेडे ले - आऊट , ५ 
नागपूर - १७ 


३०४ , चैतन्य अपार्टमेंट , भरत नगर , नागपूर - ३३ 


भारतीय जनता पक्ष 


१६ जाधव संदिप चंद्रभान 
१७ गि -हे संगीता दिपक 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


१८ पाठक अर्चना विवेक 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


१९ शिंगणे भूषण कृष्णराव 


भारतीय जनता पक्ष 


२० इवनाते माया चिंतामण 


प्लॉट क्र . ५७५/ सी/ ३, श्रीकृष्ण नगर , झिंगाबाई टाकळी, ११ 
नागपूर- ३० 
प्लॉट क्र . १५३ , हरिओम राठोड ले- आऊट , अनंत नगर , ११ 
नागपूर- १३ 
बोरगाव , गोरेवाडा रोड , नागपूर- १३ 
प्लॉट क्र . ४७ , कोलबा स्वामी कॉलोनी , प्रेरणा नगर , 
काटोल रोड , नागपूर-१३ 
३८ , मकरधोकडा, काटोल रोड, नागपूर -१३ 
बुद्ध विहाराजवळ , पांढराबोडी , रामनगर, नागपूर १३ 
ओल्ड फुटाळा , भिवसेन मंदीराजवळ , अमरावती रोड , १३ 
नागपूर 


२१ ग्वालबंशी जगदीश शिवदास 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


२२ बागडे अमर हरिष 
२३ मसराम रुतिका योगेश 


भारतीय जनता पक्ष 


छ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६ -२२ , शके १९३९ 


राजपत्र 


नमुना तीन — चालू 
___ (३ ) 


( १) 


(२) 


१३ , अंबाझरी हिलस्टॉप , रामनगर , नागपूर 


१३ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


२४ फुके परिणिता परिणय 
२५ ठाकरे वर्षा जयंत 


भारतीय जनता पक्ष 


२६ धोटे शिल्पा इशांत 


१४ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


२७ कौरती प्रमोद ताराचंद 


१४ 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


२८ पाटील प्रगती अजय 


१४ 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


२९ हिरणवार सुनिल दुलीचंद 


१५ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


३५, अंबाझरी ले - आऊट , घाटे रेस्टॉरेंट जवळ , 
अंबाझरी, नागपूर 
गिट्टी खदान , करीम मास्टरच्या घराजवळ , नागपूर 
अंबाझरी रोड , गोंड मोहल्ला, शिव मंदीर जवळ , 
जुना फुटाळा , नागपूर 
अ ३/४, फोरेस हाऊसिंग सोसायटी, सेंटर पॉईंट मागे , 
नागपूर- ४४० ०१३ 
बसंती दुलीचंद निवास , प्लॉट नं . ४६, धरमपेठ , 
गवळीपुरा , नागपूर- ४४० ०१० 
फ्लॅट नं . १०२, राधा निवास, विश्वनाथ अपार्टमेंट बुट 
नागपूर- ४४० ०१२ 
१०, पूर्व हायकोर्ट रोड, रामदासपेठ , नागपूर - ४४० ०१० 
७-ए, झेंडा चौक, धरमपेठ , नागपूर - ४४० ०१० 
घर क्र . ४१३ , दुर्गा मंदिर जवळ , बारासिंगल , 
बोरकर नगर , नागपूर - ४४० ००३ 
सोमलवाडा, झेंडा चौक वर्धा रोड, नागपूर - ४४० ०२५ 
१२ , एन. आय . टी . ले - आऊट , अजनी चौक वर्धा रोड , 
नागपूर - ४४० ०१५ 


३० शर्मा उज्वला प्रकाश 


१५ 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


३१ राय रुपा शेखर 


१५ 
१५ 


क 
ड 
अ 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


३२ बंगाले संजय अनंत 
३३ येरवार लखन सुमेरा 


१६ 


भारतीय जनता पक्ष 


३४ दांडेकर वनिता सुनील 


१६ 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


३५ तारा ( लक्ष्मी ) ओमप्रकाश यादव 


क 


३६ जोशी संदीप दिवाकर 


आर- ६ , भगवान महावीर मार्ग, लक्ष्मी नगर , नागपूर- ४४००२२ १६ 


भारतीय जनता पक्ष 


३७ चुटेले विजय गोपालराव 


ल 


भारतीय जनता पक्ष 


घर नं . ३ , इमामवाडा पोलीस स्टेशनच्या मागे काफला १७ 
नागपूर - ३ 


भारतीय जनता पक्ष 


ल 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


३८ काडगाये लता सुनिल प्लॉट नं . ८६ , राजाबाक्षा, हनुमान मंदीरजवळ , नागपूर -३ १७ 
३९ चिखले प्रमोद छत्रपाल नवी शुक्रवारी, गाडीखाना, राष्ट्रीय विद्यालय जवळ, १७ 

नागपूर 
४० दटके प्रवीण प्रभाकर २८६, दक्षिणामूर्ती चौक, शिवगौरी निवास, महाल, नागपूर १८ 
४१ देशपांडे सुमेधा श्रीकांत ४३० , मॉडेल मिल बंद गेट जवळ, गणेशपेठ , नागपूर १८ 
४२ वाघमारे नेहा नरेन्द्र 

१०५४ , गंगाबाई घाट रोड , जुना पोस्ट ऑफीस , १८ 

झेंडा चौक , नागपूर 
४३ बालपांडे संजयकुमार कृष्णराव १०३ , बेंनीजीरी निवास , चिटणीस पार्क , महाल , नागपूर १९ 


अ 
ब 
क 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


भारतीय जनता पक्ष 


ल 


भारतीय जनता पक्ष 


४४ कन्हेरे विद्या राजेश 


३१५ , हॉटेल अमीर , भावसार चौक , नागपूर 


भारतीय जनता पक्ष 


४५ नायक सरला कमलेश 


१९ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


हंसापुरी खदान, धोंडबा चौक , नागपूर 
१०३८, डॉ. शामप्रसाद मुखर्जी मार्ग, हंसापुरी, नागपूर 


४६ तिवारी दयाशंकर चंद्रशेखर 


१९ 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


४७ पारवे शकुंतला वामन 


पाचपावली , ठक्कर ग्राम खाटीकपुरा , नागपूर 


ल 


भारतीय जनता पक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


१३ 


नमुना तीन — चालू 


( १ ) 


(२) 


(४) 


(५) 


४८ नंदनवार यशश्री देवराम 


भारतीय जनता पक्ष 


४९ पार्डीकर दिपराज भैय्याजी 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


५० भिसीकर ज्योती श्रीधर 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


३७, भांडे प्लॉट , उमरेड रोड, नागपूर 
मराठा चौक जवळ, शिव मंदिर नाईक तलाव, २० 
बांगला देश , नागपूर 
इतवारी सिटी पोस्ट ऑफिस जवळ, भिसीकर मोहल्ला , २१ 
नागपूर - २ 
इतवारी नेहरु पुतळा जवळ, बारदाना मार्केट , नागपूर - ८ २१ 
प्लॉट नं . २०२ , आकाश मॉल मागे, भोसला वेद शाळा, २२ 
नागपूर 


५१ महाजन महेश केशवराव 


भारतीय जनता पक्ष 


ड 
अ 


५२ घोडपागे राजेश श्रावणजी 


भारतीय जनता पक्ष 


५३ यंगटवार वंदना वसंतराव 


जुनी मंगळवारी , जगन्नाथ स्वामी मंदिर जवळ, नागपूर 


भारतीय जनता पक्ष 


५४ पाठक श्रद्धा विजय 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


प्लॉट नं . ९७, आशिर्वाद , बच्छराज व्यास चौक , २२ 
बडकस , नागपूर 
घर क्र . २४७, ओम फर्निचर , जगन्नाथ स्वामी मंदिर रोड, २२ 


५५ चापले मनोज केशवराव 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


नागपूर 


५६ रारोकर कांता राधेशाम 


२३ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


५७ धावडे मनिषा आशिश 


प्लॉट नं . २६ , पडोळे नगर , वाठोडा रोड , नागपूर 
८५५, त्रिमुर्ती नगर , देशपांडे ले - आऊट , नागपूर 
४७९, गरोबा मैदान , हनुमान चौक , नागपूर 


२३ 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


५८ बोरकर नरेंद्र ( बाल्या ) गोविंद 


भारतीय जनता पक्ष 


५९ गेंडरे अनिल शौकीलाल 


गिल्लोर चौक , डिप्टी सिग्नल , संजयनगर , कळमना , नागपूर 


२४ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


६० कावरे सरीता ईश्वर 


२४ 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


६१ टांक चेतना राजु 


२४ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


६२ पोहाणे प्रदिप वसंतराव 


डिप्टी सिग्नल , संजयनगर, नागपूर -३५ 
१७७, राधिका विहार, क्वेटा कॉलनी, नागपूर-४४०००८ 
प्लॉट नं . ३६ , मौर्या लॉन मागे, सुर्यनगर , ढोबळे 
ले - आऊट , नागपूर - ४४००३५ 
रासेकर मोहल्ला, संतोषी माता मंदिर , पारडी, नागपूर 


भारतीय जनता पक्ष 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


६३ रारोकर जयश्री योगेश्वर 
६४ रोहणकर वैशाली देवचंद 


पोलीस चौकी, विनोबा भावे नगर , पारडी, नागपूर 


भारतीय जनता पक्ष 


६५ वाडीभस्मे दिपक मोतीरामजी 


भारतीय जनता पक्ष 


६६ मेश्राम धर्मपाल नत्थुजी 


घर क्र . ७७९ सी , महाकाळकर लॉन जवळ , झांशी राणी २५ 
चौक , पारडी, भांडेवाडी, नागपूर 
४७७, हिवरी ले- आऊट , वाठोडा रोड, नागपूर २६ 
२६, कमलकुंज, विद्यानगर, वाठोडा नगर, नागपूर-२४ । । 

२६ 
७९ , शक्तीमाता नगर, खरबी रोड , नागपूर 

२६ 


भारतीय जनता पक्ष 


अ 
ब 


६७ चकोले समिता राजेंद्र 


भारतीय जनता पक्ष 


६८ कोठे मनिषा सुनिल 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


भारतीय जनता पक्ष 


६९ कुकडे जितेंद्र धनराज 
७० धुरडे दिव्या दिपक 
७१ भुरे वंदना राजेश 


५२ , गोपालकृष्ण नगर , वाठोडा ले - आऊट, नागपूर- ९ 
प्लॉट नं . ४४२, तिरंगा चौक , नागपूर 


२६ 
२७ 
२७ 


ड 
ब 
क 


भारतीय जनता पक्ष 


भारतीय जनता पक्ष 


११२८ /एफ / ४२५ , के . डी . के . कॉलेज रोड, नंदनवन , 
नागपूर - ९ 


७२ दिकोंडवार हरीष सिताराम 


११६ , न्यु डायमंड नगर , खरबी रोड , नागपूर 


२७ 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


ना -एक - अ- ४ ( १३०२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६-१२ , २०१७/ चैत्र १६ -२२ , शके १९३९ 


( १) 


(२) 


नमुना तीन – चालू 
__ ( ३ ) 


७३ साकोरे रेखा राजु 


क 


७४ झलके विजय शंकरराव 


३०, न्यु डायमंड नगर, साकोरे कॉम्प्लेक्स , नागपूर- २४ २८ 
३१, दिघोरी उमरेड रोड , नागपूर 
प्लॉट नं . ४२, शारदा नगर , नासरे सभागृह मागे , २९ 
हुडकेश्वर , नागपूर -३४ . 
प्लॉट नं . १२/२, नरसाळा जुने गाव , हनुमान मंदीराजवळ , २९ 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


७५ हाथीबेड लीला अजय 


अ 


नता प 


७६ मडावी विद्या योगेश 


ब 


भारतीय जनता पक्ष 


नागपूर- ३४ . 
प्लॉट नं . २९ , शिवाजी कॉलनी , हुडकेश्वर रोड, नागपूर -३४ २९ 


७७ मेंढे भगवान भाऊराव 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


७८ आखतकर स्वाती चंद्रकांत 


प्लॉट नं . ३५ , ए . व्ही . आखतकर यांच्या घरी संत गजानन २९ 


भारतीय जनता पक्ष 


नगर , हुडकेश्वर , नागपूर - ३४ . 
१६, आई निवास , भांडे प्लॉट , उमरेड रोड ,नागपूर -९ 


३० 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


७९ सहारे नागेश गोविंदराव 
८० मुळे रिता अशोक 


प्लॉट नं . ११ , महाकाळकर सभागृहाच्या मागे, बिडीपेठ , ३० 


भारतीय जनता पक्ष 


८१ बिहारे स्नेहल सतीश 


३० 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


नागपूर -२४ . 
८९८ , आशिर्वाद नगर , म . न . पा . शाळेजवळ , हुडकेश्वर 
रोड , नागपूर - २४ . 
प्लॉट नं . ४८७, गायकवाड हॉस्पिटलसमोर , विठामाई 


८२ पॅलट उषा टॉबी 


३१ 


अ 


भारतीय जनता पक्ष 


भवन , नागपूर - ४४० ००९ . 


८३ होले सतीश विठ्ठलराव 


भारतीय जनता पक्ष 


८४ कामडे शीतल प्रशांत 
८५ भोयर रविंद्र प्रभाकर 


ब 
क 
ड 
अ 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


८६ गोटेकर अभय प्रल्हाद 


भारतीय जनता पक्ष 


क्वॉर्टर नं . एल -७-१/ ४४ , राजे रघुजी नगर , नागपूर -४४० ००९ ३१ 
१८१, गणेश नगर , आझमशा लेआऊट , नागपूर-४४० ००९ ३१ 
प्लॉट नं . ११३, रेशीमबाग, नागपूर 

३१ 
प्लॉट नं . २५२ , जवाहर नगर , मानेवाडा रोड , नागपूर ३२ 
५५ , पूर्व बालाजी लेआऊट अयोध्यानगर , नागपूर 
प्लॉट नं . २१३ , जवाहर नगर , मानेवाडा रोड , नागपूर ३२ 
प्लॉट नं . ३२, गजानन शाळेमागे , अयोध्यानगर, नागपूर ३२ 
प्लॉट नं . ४० , नविन कैलास नगर, नागपूर 

३३ 


भारतीय जनता पक्ष 


८७ कुंभलकर कल्पना राम 
८८ रुपाली प्रशांतसिंह ठाकुर 
८९ चौधरी दिपक मारोतराव 


भारतीय जनता पक्ष 


क 
ड 
अ 


भारतीय जनता पक्ष 


भारतीय जनता पक्ष 


९० भगत वंदना भानुदास 
९१ बुंडे भारती विकास 


प्लॉट नं . १३९ , बालाजी नगर , एक्सटेंशन मानेवाडा रिंग ३३ 


भारतीय जनता पक्ष 


रोड , नागपूर . 


९२ बान्ते विशाखा शरद 


प्लॉट नं . १८९, हनुमान मंदीराजवळ , हावरा पेठ , नागपूर ३३ 
राहटे नगर टोली, शेंद्रेकिराणा स्टोअर्सजवळ, नागपूर -२७ ३४ 
C/o, राजेंद्र न . दभने , प्लॉट नं . ३२७,विणकर वसाहत , ३४ 


क । 
अ 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


९३ मानकर नागेश महादेव 
९४ सोनकुसरे राजेंद्र विठ्ठलराव 


भारतीय जनता पक्ष 


नागपूर - २७ 


९५ ठाकरे माधुरी प्रवीण 


प्लॉट नं . ५०, भोसले नगर , पिपला रोड , नागपूर - ३४ 


३४ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६-१२, २०१७/ चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


१५ 


( १) 


(२) 


९६ खेकरे मंगला शशांक 
९७ कुंभारे निलेश ज्ञानेश्वर 
९८ वाडीभस्मे जयश्री मोहन 
९९ मोहोड विशाखा प्रकाश 


नमुना तीन — चालू 
( ३ ) 

___ (४) 
कल्याणेश्वरनगर , मानेवाडा बेसा रोड , नागपूर -३४ ३४ ड 
अ -९, श्रीनाथ साई नगर , रिंग रोड, नागपूर -२७ ३५ अ 
१५३ , संताजी सोसायटी मनिष नगर , नागपूर- ४४० ०३७ ३५ ब 
एच . आय. जी . ५, सुंदरबन लेआऊट , नरेंद्र नगर , ३५ क 
नागपूर - ४४० ०१५ . 


(५) 
भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


नता 


१०० ठाकरे अविनाशनिलकंठ 


प्लॉट नं . १ ए, वात्सल्य कर्वे नगर, वर्धा रोड , नागपूर - ४४० ०२५ ३५ 


भारतीय जनता पक्ष 


१०१ तेलगोटे मिनाक्षी नितीन 


भारतीय जनता पक्ष 


अ । 
ब 


भारतीय जनता पक्ष 


१०२ श्यामकुळे पल्लवी अशोक 
१०३ बेहते लहू दत्तुजी 
१०४ भोयर प्रकाश सिताराम 


गजानन प्रसाद अपार्टमेंट, रेंगे नगर , त्रिमुर्ती नगर, नागपूर ३६ 
प्लॉट नं . २, अशोक कॉलनी , खामला , नागपूर ३६ 
६१ , आदर्श कॉलनी, त्रिमुर्ती नगर , नागपूर 

३६ 
८- अ, अभिनव कॉलनी, राजीव नगर, वर्धा रोड, नागपूर ३६ 


क 


भारतीय जनता पक्ष 


ड 


भारतीय जनता पक्ष 


१०५ तभाने प्रमोद हरिभाऊ 


हाऊस नं . १६६३ , एस . आर . पी . एफ . पाण्याची टाकी- ३७ 


भारतीय जनता पक्ष 


१०६ कडु सोनाली शालीक 


जवळ, गोपाल नगर, नागपूर . 
प्लॉट नं . ४३ , उस्मान लेआऊट , गोपाल नगर , नागपूर 
४०, गिटटी खदान लेआऊट , प्रताप नगर , नागपूर 
गुरुकृपा प्लॉट नं . १२ , संत गाडगे नगर , हिंगणा रोड, 


३७ 
३७ 


ब । 
क 


१०७ जिचकार नंदा शरद 


भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 
भारतीय जनता पक्ष 


१०८ दिवे दिलीप वामनराव 


३७ 


नागपूर . 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष , नागपूर महानगरपालिका, नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 


१ लोणारे भावना संतोष 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


२ यादव दिनेश बसंतलाल 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


सरस्वती नगर, नारा रोड , जरीपटका, नागपूर- १४ 
प्लॉट नं . ४ , रमाई नगर , नारी रोड , नागपूर -२६ 
४१८ , कल्पना नगर, नारी रोड , नागपूर -२६ 
४० , चैतन्य नगर , नारी रोड , डॉ . आंबेडकर मार्ग, 


३ निकोसे नेहा राकेश 


२ 


क 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


४ सांगोळे मनोज दशरथ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


५ मानवटकर परसराम काशीराम 


नागपूर -२६ . 
पिवळी नदी कामठी रोड, पाहुणे लेआऊट नारी, नागपूर - २६ 
समता मैदान , लष्करी बाग, नागपूर 


३ 


अ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


६ सहारे संदिप प्रल्हाद 


6 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


७ आशा नेहरु उईके ( आयेशा ) 


फेजन किराणा स्टोर्सजवळ , तकीया दिवानशाह , नागपूर 


ल 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


८ अंसारी सय्यदा बेगम 


१२०६/ एम , द्वारा निजाम लिडर डोबी नगर, नागपूर 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


छ 


मो. निजामुददीन 


९ अंसारी जीशाम मुमताज 


अंसार लायब्ररीजवळ , अंसारनगर , मोमीनपुरा , नागपूर 


८ 


क 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


मो . इरफान अंसारी 


१० भुटटो जुल्फेकार अहमद 


८७१, नालसाहब रोड , पन्नालाल चाळ , टिमकी , नागपूर . 


८ 


ड 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६-१२, २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


नमुना तीन — चालू 

( ३) 


( १) 


(२ ) 


( ५ ) 


११ निकोसे स्नेहा विवेक 


प्लॉट नं . १३९ , ओल्ड ठवरे कॉलोनी , नागपूर ९ 
डी १३, सुर्या बिल्डींग , शिवाजी कॉम्प्लेक्स, न्यु मानकापुर , १० 


अ 
अ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१२ राऊत साक्षी विपीन 


नागपूर - ३० . 


१३ धुर्वे रश्मी निलमणी 


पेन्शन नगर , नागपूर - १३ 


१० 


ब 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१४ ग्वालबंशी नितिश गंगाप्रसाद 


१४, समाधान , भुपेशनगर , बोरगाव , गोरेगाव रोड , 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१५ चोपरा गार्गी प्रशांत 


नागपूर- १३ . 
१३ , साईकृपा, विजयनगर , छावणी, नागपूर - १३ १० 
१४८, वेलकम सोसायटी , धवड हायस्कुलजवळ , दाभा , १२ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


ड । 
अ 


१६ धवड दर्शनी स्वानंद 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१७ ग्वालबंशी हरीश मोहन 


नागपूर - २३ . 
मकरधोकडा, काटोल रोड, नागपूर - १३ 
घर नं . ६२००६८८ , मेस पंप हाऊस , फुटाळा तलावा- 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


क 


१८ चौधरी कमलेश दिलीप 


१४ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


जवळ , नागपूर . 
१९ साबळे हर्षला मनोज उर्फ मोरेश्वर हनुमान मंदीरजवळ , शनिवारी कॉटन मार्केट ,नागपूर- १८ 


१७ 


6 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


ड 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


२० ऋषीकेश ( बंटी ) नारायण शेळके बाबा शेळके , दसरा रोड, महाल , नागपूर 

१८ 
२१ पुणेकर रमेश गणपती ३६३, कोशरकर मोहल्ला, गोळीबार चौक, नागपूर 
२२ साठवणे नितीन रामभाऊ भंडारा रोड हनुमान मंदीरजवळ, सतरंजीपुरा , नागपूर-८ २१ 
२३ हजारे पुरुषोत्तम नागोराव विनोबा भावेनगर , पारडी, नागपूर 

२५ 
२४ वनवे तानाजी सुकलाजी १०९-ई, दर्शन कॉलोनी , नंदनवन, नागपूर 

२७ 
२५ महाकाळकर संजय मधुकर प्लॉट नं . ८७, रिंग रोड, महाकाळकर भवन , रघुजी नगर , ३० 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


ब 
ब 
अ 
ड 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


नागपूर - २४ . 


प्लॉट नं . ३० , ओम किराणा स्टोअर्स , भगवाननगर , नागपूर ३३ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


9 


जयताळा शेवटचा बस स्टॉप , नागपूर 


३८ 


अ 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


२६ गावंडे मनोज कुमार धोंडुजी 
२७ बनकर उज्वला वसंतराव 
२८ गुडधे प्रफुल्ल विनोदराव 
२९ शहाणे प्रणिता चंद्रप्रकाश 


जयताळा,नागपूर 


३८ 


ब 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


शिवणगाव , नागपूर 


३८ 


क 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


बहुजन समाज पक्ष , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 


१ घोडेस्वार जितेन्द्र भास्कर 


बहुजन समाज पक्ष 


२ चांदेकर वंदना राजू 


अ 
ब 
क 


बहुजन समाज पक्ष 


C/ नत्थुजी लोखंडे, प्लॉट नं . ३१५, महेंद्र नगर , नागपूर - १७ ६ 
प्लॉट नं . ९३, वैशाली नगर, एन . आय. टी . चौक , नागूपर-१७ ६ 
घर नं . १२३७अ/ ३३५ , बाबा बुध्दनगर , नागपूर - १७ ६ 
टेका नई बस्ती, मदिना मस्जिद जवळ , नागपूर - १७ 
प्लॉट नं . ६२२ , लष्करी बाग , १५/ २१, नागपूर 


३ नारनवरे वैशाली अविनाश 
४ मो . इब्राहिम तौफिक अहमद 
५ भिवगडेविरंका मुरलीधर 


बहुजन समाज पक्ष 


बहुजन समाज पक्ष 


ल 


बहुजन समाज पक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


१७ 


नमुना तीन — चालू 


__ ( २) 


( ३ ) 


६ शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद 


घर नं . ६४५, गौसिया मस्जीद , आसी नगर, नागपूर 


७ 


ब 


बहुजन समाज पक्ष 


इब्राहीम 


७ लांजेवार मंगला योगीराज 


न्यु इंदोरा बाराखोली, लाईन नं . ८, नागपूर 


७ 


क 


बहुजन समाज पक्ष 


८ बुरॆवार संजय श्यामराव 


प्लॉट नं . ३४५, बुद्देवार भवन , मोहन नगर, माता मंदिर , 


बहुजन समाज पक्ष 


नागपूर . 


९ 


सहारे ममता महेश 


प्लॉट नं . ५५० , भंडार मोहल्ला इंदोरा , नागपूर 


९ 


क 


बहुजन समाज पक्ष 


१० वालदे नरेन्द्र नत्थुजी 


गड्डीगोदाम , गौतम नगर , नागपूर 


९ 


ड 


बहुजन समाज पक्ष 


शिवसेना पक्ष , नागपूर महानगरपालिका, नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 


१ किशोर रतनलाल कुमेरिया 


३४५, चिटणीसनगर , उमरेड रोड , नागपूर 


२८ 


अ 


शिवसेना पक्ष 


२ मंगलाबाई प्रशांत गवरे 


४३, सर्वश्रीनगर, उमरेड रोड, दिघोरी नाका , नागपूर 


२८ 


ब । 


शिवसेना पक्ष 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 


१ 


दुनेश्वर सूर्यभान पेठे 


प्लॉट नं . २५६, हिवरी ले- आऊट , नागपूर 


२३ 


ड 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


अपक्ष, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर पक्ष सदस्यांची यादी 


१ आभा विजयकुमार पांडे 


हाऊस नं . ४४/ ४५, क्रेडॉक रोड , मस्कासाथ , ईतवारी , 


२१ 


क 


अपक्ष 


नागपूर - ४४० ००२. 


नागपूर : 
दिनांक ४ मार्च, २०१७ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग, नागपूर . 


ना -एक - अ- ५ ( १३०२ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


सोमवार , मार्च २० , २०१७/ फाल्गुन २९ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १ मार्च, २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -२४१५-१८५-प्र. क्र . १००- २०१५ - नवि -९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर येथील विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४९६-२६४३ - सी . आर . ३०० (ए)-नवि-९ , दिनांक 
७ जानेवारी २००० व अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४००- १६२८ - प्र . क्र . २०० - २००० - नवि -९ , दिनांक १० सप्टेंबर २००१मंजूर झाली असून ती अनुक्रमे दिनांक 
१ मार्च २००० व २१ सप्टेंबर २००१ पासून अंमलात आली आहे . तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४०१- ८५५-प्र . क्र . ७६ - नवि-९ , दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे पूर्ण करण्यात येत असलेल्या सात सुधार योजनांसाठी “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नागपूर सुधार 
प्रन्यासची घोषणा करण्यात आली आहे ( “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे दाभा येथील खसरा क्रमांक १८ / १, १८ / २ व १८ /३ क्षेत्र २. ५७ हेक्टर ही जागा कृषि विभागात समाविष्ट 
आहे ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १९/ ११२८ , दिनांक ३० जानेवारी , २०१४ नुसार उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे 
ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्तावास मंजुरीसाठी शासनास 
सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे) ; 


1 प्रस्ताव 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही अटींसह 
मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खसरा क्रमांक १८ / १, १८/ २ व १८ / ३ मधील २.५७ हेक्टर या जमिनीच्या मालकानी सन २०१६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर 
तक्त्यानुसार येणा- या रकमेच्या ५ % दराने येणा- या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमुल्याची रक्कम रुपये ११ ,३६, ०००/ - सहायक 
संचालक नगररचना , नागपूर शाखा, नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये ११ ,३६, ००० / सहायक संचालक , नगररचना , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूरकडेदिनांक १७ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये जमा केलेली आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी, २००० ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


१९ 


नोंद 
मौजे दाभा येथील खसरा क्रमांक १८ /१ , १८/ २ व १८/ ३ क्षेत्र २.५७ हेक्टर आर जागा खालील अटींच्या अधिन राहून, कृषी विभागातून वगळण्यात येत 
आहे , व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्रमांक १ . - नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुल्या १० % जागेव्यतिरिक्त , ५ % क्षेत्र 

सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 
अट क्रमांक २ .- सुविधा क्षेत्राचा विकास जमीनमालकाने करावा. 
अट क्रमांक ३ .- आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा असे पाणी व मिनरल डिस्पोजल व्यवस्थापनेकरीता लागणारा खर्च जमीन मालकाने स्वतः करणे आवश्यक 

आहे . 
अट क्रमांक ४.- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्याटप्याने होत असताना अर्जदारावर, एकूण जागेच्या 

भूखंड विक्रीवर खालील तक्त्याप्रमाणे बंधन राहील . सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 


तक्ता 


ल्यावर 


( क ) अभिन्यास अंतिमतःमंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ग) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( ड) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
अट क्रमांक ५ .- सोबतच्या नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे १२ .०० मीटर व ९. ०० मीटर रस्त्याची जागेवर प्रत्यक्षात आखणी करुन देण्याची नागपूर सुधार 

प्रन्यासची जबाबदारी राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी , सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात , 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashta. gov.in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashta. gov.in या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai-400 032 , Dated the 1stMarch 2017 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No . TPS - 2415 - 185 -CR- 100 - 2015 - UD- 9. 


Whereas , Revised Development Plan of Nagpurhas been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department s Notification No . TPS -2496 - 2643 -CR - 300 (A )- 97 -UD -9 , dated the 7th January, 2000 and 2nd Notification 
No. TPS- 2400 - 1628 - C .-R . 200 -2000 -UD -9 , dated 10th September, 2001 has come into force with effect from the 
1stMarch , 2000 and 21st September, 2001. Also Nagpur Improvement Trusthas been declared as “ Planning Authority" 
for the Seven ImprovementSchemes being completed by the Nagpur Improvement Trust vide GovernmnetNotification 
No . TPS - 2401 -855 - C . R . 76 -UD - 9 , dated 27th February 2002 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan" ) ; 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Khasara No. 18 / 1 , 18 / 2 and 18 / 3 area 2 .57 Hectare of 
Mauze Dabha (hereinafter referred to as “ The said Land"), is included in AgriculturalZone ; 


And whereas, the Nagpur Improvement Trust, Nagpur (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ), vide 
its General Body Resolution No . 19 /1128 , dated the 30th January , 2014 has resolved to delete the said Land from 
Agrucultural Zone and to include the same in Residential Zone and accordingly submitted to the Government, for its 
sanction , a modification proposal as per the provisions of sub - section ( 1) of Section 37 of the said Act, (hereinafter 
referred to as “ the Proposed Modification "); 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६-१२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


And whereas , aftermaking necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some conditions ; 

And whereas, the Land Owners of the said lands have depositled Rs . 11, 36 ,000 /- towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amountas per the value of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) 
for the year 2016 in the Government Treasury on 15th December 2016 through the AssistantDirector of Town Plannin , 
Nagpur Branch , Nagpur and remaining 50 % of the 5 % premium amount Rs. 11, 36 ,000 /- payable to the Planning 
Authority has been deposited with the Assistant Director of Town Planning , Nagpur Improvement Trust, Nagpur on 
17th December 2016 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Governmenthereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
the 7th January, 2000 as follows ; 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 7th January , 2000 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . — 

ENTRY 
“ The land bearing Khasara No. 18 /1, 18 /2 and 18 /3 area 2.57 Hector ofMouze Dabha is deleted from Agriculture 
Zone and land thus released , is included in Residential Zone as shown on the plan , subject to the conditions mentioned 
specified below 
Condition No. 1 — In the layout of the said Land , in addition to 10 % compulsory open space , reuisite 5 % Amenity 

Space shall be provided as per the prevailing Development Control Regulations for Nagpur. 
Condition No . 2 — Such Amenity Space shall be developed by he Land Owner/Developer. 
Condition No. 3 — It is necessary to install the Rain Harvesting Pland and Waste Water Recycling Plant for the building 

to the constructed on the land under modification . It is compulsory for the land owner/developer, to 

provide all the Basic Amenities required for the land undermodification at his own cost. 
Condition No. 4 — If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale ofplots under such layout 

shallbemonitored by the Chairman , Nagpur Improvement Trust,Nagpur in relation to development of 
basic amenities as per the stages given below in the chart . 

CHART 
After final approval of layout 

sale of 25 % of the total plots shall be permissible . 
After completion of 40 % basic Amenities . sale of 50 % of the total plots shall be permissible . 
After completion of60 % basic Amenities. sale of 75 % of the total plots shall be permissible . 
After completion of 80 % basic Amenities . sale of 90 % of the total plots shall be permissible . 
After completion of 100 % basic Amenities. sale of 100 % of the totalplots shall be permissible . 


0 


0 


0 


0 


0 


Condition No . 5 — It shall be the responsibility ofNagpur Improvement Trust, Nagpur to demarcate the 12mt. and 9mt. 

wide roads on the side as shown on the plan attached herewith . 


A copy of the notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , shall be avaiable 
for inspection by the general public ,in the office of the Chairman ,Nagpur Improvement Trust,Nagpur during office hours 
on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Governmentweb site www .maharashtra .gov.in . as well as on the 
web site ofDirector of Town Planning www .dtp.maharashtra. gov. in 

By order and in the name ofthe Governor of Maharashtra . 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


२१ 


शुक्रवार , मार्च २४ , २०१७/ चैत्र ३ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ७९ . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च, २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१४-४५५-प्र .क्र . २३६-२०१४ - नवि -९. – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित ( यापुढे उक्त “ म. वि . वि . कंपनी ” असे उल्लेखिलेले) ही कंपनी, कंपनी अधिनियम , १९५६ 
अन्वये संस्थापित झाली आहे , व महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेले ) याच्या कलम ४० च्या पोट - कलम १ ( ब ) अन्वये , म . वि . वि . कंपनीस नागपूर येथील मल्टी - मॉडेल इंटरनॅशनल हब 
एअरपोर्ट ( यापुढे उक्त “ मिहान ” असे उल्लेखिलेले ) च्या ५०२१. २३ हेक्टर अधिसूचित क्षेत्रासाठी , शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१- १४९४ 
प्र. क्र . २३८- ०२- युडी-९, दिनांक ४ फेब्रुवारी , २००३ व क्र . टिपीएस २४०१- १४९४- प्र. क्र . २३८ -०१ - युडी-९, दिनांक २३ जानेवारी, २००६ व क्र . टिपीएस- २४०७ 
२९९७- प्र. क्र . २९६- ०७- युडी-९ , दिनांक १७ जुलै , २००८ आणि सीआयडी-३३०८- ६३० -प्र . क्र . २२४-०८ - युडी- १० , दिनांक १ एप्रिल , २०१० अन्वये “विशेष 
नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्त केले आहे , मिहान अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर शहरी , नागपूर ग्रामीण व हिंगणी तालुक्यातील 
काही गावांचा समावेश केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त म . वि . वि . कंपनी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट- कलम (३ ) च्या खंड ( ड ) चे उपखंड ( २) अन्वये समाविष्ट 
करण्यात आल्याप्रमाणे, कलम ११५ च्या पोट - कलम ( २) द्वारे अधिसूचित क्षेत्राकरीता तयार केलेल्या प्रारुप नियोजन प्रस्ताव व प्रारुप विकास नियंत्रण 
नियमावली ( यापुढे उक्त “ नियोजन प्रस्ताव ” असे उल्लेखिलेले ) जनतेकडून सूचना/ हरकती सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक - अ , 
नागपूर विभागीय पुरवणी दिनांक १४ जानेवारी २०१० रोजी पान २ अनुक्रमांक २ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकतीवर विचार विनीयम करुन म . वि . वि . कंपनीने पत्र क्र . म . वि . वि . कं . मिहा- १२१- ७२७, 
दिनांक १ जुलै, २०१० अन्वये उक्त प्रारुप नियोजन प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर नियोजन प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केल्यानंतर काही अनुषंगिक बदल व विविध वापरासाठी जमिनीच्या वाटपातील बदल 
ही उद्भवलेली परिस्थिती आणि शासनाने जारी केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्वांमुळे उक्त प्रारुप नियोजन प्रस्तावामध्ये सारभूत बदल करण्याची आवश्यकता 
आहे असे उक्त म . वि . वि . कंपनीने महाराष्ट्र शासनाला पत्र क्र . मविविकं -मिहा- १२१ -४६१, दिनांक १७ जून , २०१३ द्वारे कळविले होते आणि त्याप्रमाणे 
शासनाकडे सदर नियोजन प्रस्ताव मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती ; 
ना - एक - अ- ६ ( १३०२). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६ -२२ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त नियोजन प्रस्ताव उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ अनुसार वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक 
ते बदल समाविष्ट करता यावेत , म्हणून पत्र क्र . टिपीएस ४१४- ४५९- प्र . क्र . २२६- २०१४- युडी-९ , दिनांक १४ जानेवारी , २०१५ द्वारे उक्त नियोजन प्रस्ताव मागे 
घेण्याची उक्त म . वि . वि . कंपनीचे विनंतीनुषंगाने तशी परवानगी देऊन उक्त म . वि . वि . कंपनीकडे परत पाठविला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मध्यतंरीच्या कालावधीमध्ये उक्त म . वि . वि . कंपनीच्या संचालक मंडळाने दिनांक ३० जून , २०१४ रोजीच्या ठरावाद्वारे उक्त 
अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करुन प्रारुप सुधारित नियोजन प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण नियमावली प्रकाशित करुन मान्यतेसाठी शासनाला सादर 
करण्यासाठी मान्यता दिली ; 


___ आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४१४ - ३८६- प्र . क्र . २३० - २०१४- नवि-९ , दिनांक २३ डिसेंबर , २०१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या उप- कलम ( १ ) आणि ( १ब ) आणि कलम १६० च्या उप -कलम ( १ ) सह महाराष्ट्र जनरल क्लॉज अॅक्ट , १९०४ 
अन्वये उक्त मिहान अधिसूचित क्षेत्रातील ७३९. ४१ हेक्टर क्षेत्र वगळून , त्या क्षेत्रासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
नियुक्त केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त म . वि . वि . कंपनी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या खंड ( ड ) चे उपखंड ( २) अन्वये समाविष्ट 
करण्यात आल्याप्रमाणे, कलम ११५ च्या पोट- कलम ( २ ) द्वारे अधिसूचित क्षेत्रासाठी तयार केलेला उक्त नियोजन प्रस्ताव शासकीय राजपत्रात अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून सूचना/ हरकती सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक - अ , नागपूर 
विभागीय पुरवणी दिनांक १९ - २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, जनतेकडून सूचना/ हरकतीवर विचार करुन उक्त म . वि . वि . कंपनीने ४०६१. ४७ हेक्टर आर क्षेत्रासाठी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४० च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( ड ) चे उपखंड ( २ ) अन्वये दिनांक ९ जुलै, २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागास मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त म . वि . वि . कंपनी प्राधिकरणाच्या अहवालाचा विचार करुन व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत करुन व चौकशी केल्यानंतर उक्त नियोजन प्रस्ताव काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट- कलम (३ ) च्या खंड ( ड ) चे उपखंड ( २ ) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या 
पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदत्त अधिकाराचा वापर करुन शासन 


( क ) उक्त नियोजन प्रस्ताव , प्रस्तुत अधिसूचनेसोबत च्या Schedule- A मध्ये नमूद केलेल्या बदलानुसार मंजूरी देत आहे . 


( ख ) प्रस्तुत उक्त नियोजन प्रस्ताव हा प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


SCHEDULE - A 


Modification Sanctioned by the Government in pursuant of Section 115 as substituted by clause ( d) of sub -section ( 3) of 

Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Sanction by the Government 


Sr. Regulation As per Draft Planning Proposals 
No. No . alongwith Development Control 
___ Regulations under Section 40 ( 3)( d) 

of the said Act 
(1) ( 2) 

( 3 ) 


As per Draft Planning Proposals 
along with Development Control 

Regulations submitted to 
Government for sanction 

( 4) 


( 5 ) 


(A ) Proposal as per Plan : 


Mixed use zone, Airport and Allied Mixed use zone , Airport and Allied The Planning Proposals are 
Activities/ Services Zone - Total area Activities/ Services Zone- Total area sanctioned subject to acquisition 
under all land use zones, for which under all land use zones , for which of the land . 
Planning Proposal has been Planning Proposal has been 
prepared and submitted to prepared and submitted to 
Government for sanction is Government for sanction is 
4061.47 ha. 

4061 . 47 ha. 


Existing lakes is Special Economic Existing lakes is Special Economic 50 Mtr. wide Green belt is shown 
Zone (SEZ ), Area (Telhara Tank and Zone (SEZ ), Area (Telhara Tank and around Telhara Tank and Dahegaon 
Dahegaon Tank). Dahegaon Tank ). 

Tank as shown on Plan and also 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६-१२ , २०१७ / चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


23 


SCHEDULE - A - Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


amenities such as, Play Ground , 
Sports Club and Picnic Centre as 
shown on the plan submitted by 
MADC vide letter dated 8th January 
2016 are sanctioned . Access 
road of 30 mt. which is shown 
towards green belt and amenity 
area as shown on plan . 


Mixed use zone. ( Future develop - Mixed use zone. (Future develop - The Planning Proposals indicating 
ment zone). ment zone ). 

Town level amenities i. e ., Play 
Ground , Sports Complex , Garden 
etc . as shown on the plan 
submitted by MADC vide letter 
dated 8th January , 2016 are 
sanctioned . 


Funnel Zone. 


Funnel Zone. 


Air Funnel Zone is shown as 
indicated in the map submitted by 
MADC vide letter dated 8th January 
2016 . 


Road Widening -Missing links in 

(a ) Width of proposed 10 mtr. wide 
some areas. 

Road situated to the south of 
sector No . 13 passing through the 
Special Economic Zone and 
leading towards Hingana is 
increased to 15 mtr. as shown on 
plan . 
(b ) Width ofproposed 6 .0 mtr .wide 
Road situated to the south of 
sector No . 19 passing through the 
Special Economic Zone and 
leading towards 80 mtr. Ring road 
is increased to 31 mtr. as shown 

on plan . 
(B ) Development Control Regulations : 
6 3 .79 .9 Industrial Buildings :- These shall Industrial Buildings : - These shall Sanctioned as per the Draft Plan 

mean and include any building or mean and include any building or Proposal published . 
part of a building or structure , in part of a building or structure , in 
which products or materials of all which products or value additions 
kinds and properties are fabricated , or materials of all kinds and 
assembled or processed like properties are fabricated , 
assembling plants , laboratories , assembled or processed like 
power plants , smoke houses , assembling plants , laboratories , 
refineries , gas plants , mills , power plants , smoke houses , 
dairies , factories etc . 

refineries , gas plants , mills , 
dairies , factories etc . 


7 


7 . 2 . 13 


Development Charges Develop - Development Charges Develop - Development Charges Develop 
ment charges as required under ment Charges as required under ment Charges as required under 
Section 124A of the Maharashtra Section 124A of the Maharashtra Section 124A of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, Regional and Town Planning Act, Regional and Town Planning Act, 
1966 shall be deposited with the 1966 shall be deposited with the 1966 shall be deposited with the 
Authority before issue of develop - Authority before issue of develop - Authority before issue of develop 
ment permission and commence - ment permission and commence - ment permission and commence 
ment certificate . In case of revised ment certificate . In case of revised ment certificate . In case of revised 
permission where no development permission where no development permission where no development 
is carried out in pursuance of the is carried out in pursuance of the is carried out in pursuance of the 
earlier permission amount of earlier permission , amount of earlier permission , amount of 
differnce of development charges. difference of development charges , difference of development charges, 
if any, shall be levied and recovered if any, shall be levied and recovered . if any, shallbe levied and recovered . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२, २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


SCHEDULE - A - Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


Provided that, for the purpose of Provided that, for the purpose of 
assessment of development assessment of development 
charges for the IT and ITES uses, charges for the IT and ITES uses , 
the industrial rate shall be applied . the Industrial rate shall be applied . 


8 


13 .7 (a ) 


The width of the main street on Thewidth of the main street on which Width of the main street on which 
which the building abuts shall not the building abuts shall not be less the plots abuts shall notbe less than 
be less than 12 mtr. and one end than 9 mts . and one end of this street 12 mtr. and one end of this street 
of this street shall join another street shall join another street of width not shall join another street of width not 
ofwidth notless than 12 mtr. in width less than 9 mtr. in width subject to less than 12 mtrs . in width subject to 
subject to Regulation No . 13 . 3 . Regulation No . 13 . 3 

Regulation No. 13 .3 . 


9 


23.3 


Compensatory Floor Space Compensatory Floor Space Index Compensatory Floor Space Index 
Index (FSI) -Notwithstanding any - (FSI) -Notwithstanding anything (FSI) -Notwithstanding anything 
thing contained in the Regulations contained in the Regulations 23, the contained in the Regulations 23 , the 
23 , the Managing Director may, by Managing Director may, by special Managing Director may, by special 
special permission , permit permission , permit compensatory permission , permit compensatory 
compensatory Floor Space Floor Space Index, not exceeding Floor Space Index , not exceeding 
Index , not exceeding 35 % for 35 % for residential development 35 % for residential development 
residential development and 20 % and 20 % for Industrial/Commercial and 20 % for Industrial/Commercial 
for Industrial/Commercial develop - development, over and above admis - development, over and above ad 
ment, over and above admissible sible Floor Space Index, by charging missible Floor Space Index , by charg 
Floor Space Index , by charging a a premium at the rate of 20 % , 30 % ing apremium at the rate of 30 % , 40 % 
premium at the rate of 40 % , and 40 % of the Stamp Duty Ready and 50 % of the Stamp Duty Ready 
60 % and 80 % of the Stamp Duty Reckoner Rate , for Residential, In - Reckoner Rate , for Residential, In 
Ready Reckoner Rate , for Residen - dustrial and Commercial develop - dustrial and Commercial develop 
tial, Industrial and Commercial de - ment respectively. The compensa - ment respectively, for an initialperiod 
velopment respectively . The tory FSI is usable as regular FSI and of 2 years from the date of these regu 
compensatory FSI is usable as applicable in respect of buildings to lations coming is in force , subject to 
regular FSI and applicable in re - be constructed or reconstructed review of these rates threreafter by 
spect of building to be constructed only . The above clause shall apply MADC . The compensatory FSI is 
or recostructed only . 

only at the option of the owner in usable as regular FSI and applicable 
The above clause shall apply cases where commencement cer - in respect ofbuilding to be constructed 
only at the option of the owner in tificate has been granted but build - or reconstructed only . The above 
cases where commencement cer - ing is not completed . 

clause shall apply only at the option 
tificate has been granted but For plots/layouts , where com - of the owner in cases where com 
bulding is not completed . For mencement certificate is granted for mencement certificate has been 
plots /layouts , where commence - partial development, this Regulation granted but building is not 
ment certificate is granted for par - No . 23 . 3 will apply for the balance completed . For plots /layouts , where 
tial development, this Regulation potential of the plot. 

commencement certificate is granted 
No . 23 . 3 will alpply for the balance 

for partial development, this Regula 
potential of the plot. 

tion No . 23 . 3 will apply for the blance 
potential of the plot. 


10 Clause 

Special requirements of other Build 
to be 

ing ofMADC . The provisionsof clause 
Added in 

21 of the Standardised Development 
the DCR 

Control and Promotion Regulations 
for A , B , C , Class Municipal Councils 
and Nagar Panchayats in 

Maharashtra , shall be applicable . 
11 Clause 

Green Building Clause All Building 
to be 

within the Special Economic Zone 
Added in 

(SEZ ) Area of MIHAN projectmaybe 
the DCR 

developed as per “ Green buildings” 
norms and regulations that would 
be prescribed by Government from 

time to time. 
प्रस्तुत अधिसुचना जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत १ महिन्यापर्यंत उपलब्ध राहील . 

( १) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई , ८ वा मजला , वल्ड ट्रेड सेंटर , कफ परेड मुंबई- ५ . 

( २) विभागीय सह-संचालक नगर रचना, नागपूर विभाग नागपूर . 
14GP 3711 94472 www .maharashtra . gov.in a Te Par puldildoll www . dtp .maharashtra .gov. in yl 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


PT . STI . ZEN , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


२५ 


HTT 9- 31 ( 37841.) (71. f . g .), 7 . STI . PT., 34 . 55 . co . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya,Mumbai-400 032 , Dated the 01st March , 2017 . 


No. TPS - 2414 -455 -CR - 236 - 2014 -UD - 9 . 


Whereas , theMaharashtra Airport Development Company Limited (hereinafter referred to " the said MADC ” ) is a 
company incorporated under the Companies Act, 1956 and functions under the superintendence and control of the 
Government ofMaharashtra ; 


And whereas, Government ofMaharashtra in Urban Development Department vide Government Notification 
Nos. TPS- 2401 -1494 - CR -238 -02 -UD - 9 dated 04 -02 - 2003, TPS -2401 - 1494 -CR -238 -01-UD -9 dated 23 -01- 2006 , 
TPS - 2407 -2997 -CR -296 -07 -UD -9 dated 17 -07 -2008 and CID -3308 -630 -CR -224 - 10 -UD dated 01-04 -2010, notified an 
area admeasuring 5021. 23 Hectare for Multi -ModalInternationalHub Airport atNagpur (hereinafter referred to as " the 
said MIHAN ") from the revenue villages of Nagpur Urban Taluka, Nagpur Rural- V and Hingna Taluka of the Nagpur 
District for the developmentof said MIHAN Governmenthas declared said MADC to be the “ Special Planning Authority” 
as per the provision of sub -section ( 1B ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . (Mah 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as "the said Act") ; 


And whereas, the said MADC , as required by sub -section (2 ) of Section 115 as inserted by clause (d ) of sub 
section ( 3) of Section 40 of the said Act had published the Draft Planning Proposals along with Draft Development 
Control Regulations (hereinafter referred as “the said Planning Proposal”) in the Maharashtra GovernmentGazette Part 
1 - A , Nagpur Divisional Supplement, dated 14th January, 2010 on Page 3 , at Serial No. 3, for inviting suggestions and 
objections from the general public ; 


And whereas , after considering the suggestions and objections received from the public , the said MADC , had 
submitted the said Planning Proposals to the State Government, vide its letter No. MADC - 121-727 , dated 1st July , 
2010 for sanction ; 


And whereas , after submission of the Planning Proposals to the State Government, the said MADC , vide its letter 
No. MADC -MIHAN - 121 -461 , dated 17th June , 2013 had informed the State Government that on account of some 
incidental changed circumstances arised in the allocation of land for different uses and to incorporate the necessary 
provision in accordance with the guidelines issued by the Government, the said Planning Proposals needs to undergo 
some changes/modifications of substantialnature and as such , requested the Government to allow the said MADC to 
withdraw the said Planning Proposals ; 


And whereas , the Government ofMaharashtra in Urban DevelopmentDepartment has vide its letter No . TPS 
2114 - 459-CR - 226 - 2014 -UD - 9 , dated 14th January, 2015 returned the said Planning Proposal to the said MADC by 
permitting it to withdraw the said Planning proposals ; 


And whereas, in the meanwhile the Board of Directors of the said MADC , vide Resolution dated 30th June , 2014 
has approved the draft Planning Proposal and Development ControlRegulations and submitted the same to theGovern 
ment after following the due process laid down under the said Act ; 


And whereas , Government ofMaharashtra in Urban DevelopmentDepartment vide Notification No. TPS - 2414 - 336 
CR -230 -2014 -UD - 9 dated 23 -12 -2014 , dated 739 .41 Hectare area from the said MIHAN Notified area and appointed the 
Nagpur Improvement Trust to be Special Planning Authority for the deleted area as per provisions ofsub - section ( 1) and 
( 1B) of Section 40 and sub - section (1) Section 160 of the said Act, read with Sections 16 & 21 of the Maharashtra 
General Clause Act, 1904 ; 


And Whereas , the said MADC prepared the Draft Planning Proposals for 4061.47 Hectare and Development 

IRegulation ofnotified land within its jurisdiction as required by sub -section (2 ) of Section 115 alongwith newly 
inserted Clause (d ) of sub -section ( 3) of Section 40 of the said Act and published a notice in Maharashtra Government 
71 -945 - 37 – ( 9302 ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६-१२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


Gazette , Part- A , Nagpur DivisionalSupplement, dated 19- 25 February, 2015 , for inviting suggestions and objections in 
respect of the said Draft Planning Proposal and Draft Development Controlregulations of the said MIHAN notified area 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Propoals ") ; 


And whereas, after hearing the suggestion /objections received on the said Planning Proposals , the said MADC 
has submitted the said Planning Proposal for 4061. 47 Hectare to the Government ofMaharashtra in Urban Development 
for sanction vide letter dated 9th July , 2015 , in pursuant of Section 115 as substituted by clause (d ) of sub - section ( 3) 
of Section 40 of the said Act ; 


And whereas, after considering thereport ofthe said MADC and consulting the Director of Town Planning Maharashtra 
State , Pune and after making necessary enquiries the Government is of the opinion that the said Planning Proposal 
should be sanctioned with some changes ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by in pursuant of Section 115 as substituted by clause (d) of 
sub -section ( 3) Section 40 of the said Act, the Governmenthereby ; 


( A ) Sanctions the said Planning Proposal as specifically described in the Schedule - A appended to this 
Notification . 


( B ) Fixes the date of this Notification in the Official Gazzette as the date of coming into force of the said 
Planning Proposal. 


SCHEDULE -A 
Modification Sanctioned by the Governmentin pursuant of Section 115 as substituted by clause (d) of sub - section 
( 3 ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Sanction by theGovernment 


( A ) Proposal as per plan 
Sr. Regulation As per Draft Planning Proposal As per Draft Planning Proposal 
No . No . along with DevelopmentControl alongwith Development Control 

Regulations under Section Regulation submitted to 

40 ( 3)(d ) of the said Act. Government for sanction 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 
The Planning Proposals are 
sanctioned subject to acquisi 
tion of the land . 


Mixed use zone, Airport and Mixed use zone, Airport and 
Allied Activities/Services Zone - Allied Activities / Services Zone - 
Total area under all land use Total area under all land use 
zones , for which Planning Zones , for which Planning 
Proposalhas been prepared and Proposal has been prepared 
submitted to Government for and submitted to Government for 
sanction is 4061. 47 ha . 

sanction is 4061. 47 ha . 


Existing lakes in Special Existing lakes in Special Eco - 
Economic Zone (SEZ ) Area nomic Zone (SEZ ) Area ( Telhara 
( Telhara Tank and Dahegaon Tank and Dahegaon Tank ) 
Tank ) 


50 Mtr. wide Green belt is 
shown around Telhara Tank and 
Dahegaon Tank as shown on 
Plan and also amenities such 
as , Play Ground , Sports Club 
and Picnic Centre as shown on 
the Plan submitted by MADC 
vide letter dated 8th January, 
2016 are sanctioned . Access 
road of 30 mt. which is shown 
towards green belt and amenity 
area as shown as plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


२७ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE - A -Contd . 

(4 ) 
Mixed use Zone. (Future Develop - Mixed use Zone . (Future The Planning Proposals indicat 
mentZone ) DevelopmentZone ) 

ing Town level amenities i.e., Play 
Ground , Sports Complex , Garden 
etc . as shown on the Plan sub 
mitted by MADC vide letter dated 

8th January 2016 are sanctioned . 
Funnel Zone FunnelZone 

Air Funnel Zone is shown as 
indicated in the map submitted 
by MADC vide letter dated 8th 

January, 2016 . 
Road Widening-Missing links in 

(a ) Width of proposed 10 mtr. 
some areas 

wide Road situated to the south 
of SectorNo. 13 passing through 
the Special Economic Zone and 
leading towards Hingna is in 
creased to 15 mtr . as shown on 
plan . 


6 


3 .79. 9 


(b ) Width of proposed 6 .0 mtr . 
wide Road situated to the south 
of Sector No. 19 passing through 
the Special Economic Zone and 
leading towards 80 Mtr . Ring 
Road is increased to 31 mtr. as 

shown on plan . 
( B ) Development Control 

Regulations , 
Industrial Buildings :- These Industrial Buildings : These Sanctioned as per the Draft Plan 
shall mean and include any shall mean and include any Proposals published . 
building or part of a building or building or part of a building or 
structure , in which products or 

structure , in which products or 
materials of all kinds and proper- all kinds and properties are 

value additions or materials of 
ties are fabricated assemble or fabricated , assembled or 
processed like assembling Plants , processed like assembling 
Laboratories, Power plants , Plants , Laboratories, Power 
Smoke houses, Refineries, Gas Plants , Smoke houses , Refiner 
plants , Mills , Dairies, Factories ies, Gas plants , Mills , Dairies , 
etc . 

Factories etc. 
Development Charges : Development Charges :- Development Charges : 
Development charges as required Development charges as required Development charges as required 
under Section 124A of the under Section 124A of the under Section 124A of the 
Maharashtra Regional and Town Maharashtra Regional and Town Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 shall be depos- Planning Act , 1966 shall be Planning Act, 1966 shall be de 
ited with the Authority before is - deposited with the Authority be - posited with the Al 

is - deposited with the Authority be - posited with the Authority before 
sue ofdevelopmentpermission and fore issue of developmentpermis 

issue ofdevelopmentpermission 
commencement certificate . In sion and commencement certifi 

and commencement certificate . 
case ofrevised permission where cate . In case of revised permis 

In case of revised permission 
no development is carried out in sion where no development in 
pursuance of the earlier permis - carried out in pursuance of the where no development is carried 
sion , amount of difference of de - earlier permission , amount of out in pursuance of the earlier 
velopment charges , if any, shall be difference of development permission , amountof difference 
levied and recovered . 

charges, If any, shall be levied of developmentcharges, If any, 
and recovered . 

shallbe levied and recovered . 


7 


7 .2 . 13 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६ -२२ , शके १९३९ 


(1) 


(2) 


(3) 


SCHEDULE - A -Contd . 

(4 ) 
Provided that,for the purpose Provided that ,for the purpose 
of assessment of development of assessment of development 
charges for the IT and ITES uses , charges for the IT and ITES 
the industrial rate shallbe applied. uses, the industrialrate shallbe 

applied . 


8 


13 .7 ( a ) 


The width of the main street on The width of the main street Width of themain street on 
which the building abuts shall not on which the building abuts shall which the plots abuts shall not 
be less than 12 mtr. and one end not be less than 9 mtr . and one be less than 12 mtr. and one 
of this street shall join another end of this street shall join end of this street shall join 
street of width not less than 12 another street ofwidth not less another street of width not less 
mtr. in width subject to Regulation than 9 mtr. in width subject to t 

than 12 mtr. in width subject to 
No . 13 . 3 . 

Regulation No. 13. 3 . 
Regulation No. 13. 3. 


9 


23.3 


Compensatory Floor Space Compensatory Floor Space In - Compensatory Floor Space 
Index (FSI) : dex (FSI) : 

Index (FSI) : 


Notwithstanding anything con - Notwithstanding anything con - Notwithstanding anything con 
tained in the Regulations 23 , the tained in the Regulations 23 , the tained in the Regulations 23, the 
Managing Director may, by spe - Managing Directormay, by spe - Managing Directormay, by spe 
cial permission , permit compen - cialpermission , permit compen - cialpermission permit compen 
satory Floor Space Index , not ex - satory Floor Space Index , not satory Floor Space Index , not 
ceeding 35 % for Residential exceeding 35 % for Residential exceeding 35 % for Residential 
devepment and 20 % for Industrial development and 20 % for Indus - development and 20 % for Indus 
Commercial development, over trial/Commercial development, trial/ Commercial development, 
and above admissible Floor Space over and above admissible Floor over and above admissible Floor 
Index, by charging a premium at Space Index , by charging a pre - Space Index , by charging a pre 
the rate of 40 % , 60 % and 80 % of mium at the rate of 20 % , 30 % mium at the rate of 30 % , 40 % 
the Stamp Duty , Ready Reckoner and 40 % of the Stamp Duty, and 50 % of the Stamp Duty , 
Rate , for Residential, Industrial Ready Reckoner Rate , for Resi- Ready Reckoner Rate , for Resi 
and Commercial development dential, Industrial and Commer- dential, Industrial and Commer 
respectively. The compensatory cial development respectively . cial development respectively , 
FSI is usable as regular FSI and The compensatory FSI is usable for an initial period of 2 years 
applicable in respect of buildings as regular FSI and applicable in from the date of these regula 
to be constructed or recon - respect of buildings to be con - tions coming is in force , subject 
structed only. 

structed or reconstructed only . to review of these rates thereaf 

The above clause shall apply only ter by MADC . The compensa 
The above clause shall apply only 
at the option of the owner in case 

at the option of the owner in tory FSI is usable as regular FSI 
where commencement certificate cases where commencement and applicable in respect of 
has been granted but building is certificate has been granted but buildings to be constructed or 
not completed. For plots / lay-outs , building is not completed . reconstructed only. The above 
where commencement certificate 

For plots /layouts , where com - clause shall apply only at the 
is granted for partialdevelopment, 

mencement certificate is granted option of the owner in cases 
this Regulation No. 23 .3 will 

forpartial development, this regu - where commencement certifi 
apply for thebalance potential of 

lation No. 23 . 3 will apply for the cate has been granted butbuild 
the plot. 

balance potential of the plot. ing is not completed . For plots / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


२९ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE - A -Contd . 

(4 ) 


(5) 


10 


Clause 
to be 
Added 
in the 
DCR 


lay -outs ,where commencement 
certificate is granted for partial 
development, this Regulation No . 
23 . 3 will apply for the balance 
potential of the plot. 
Special requirement of other 
Building ofMADC . The provisions 
of Clause No . 21 of the 
Standardised Development 
Control and Promotion Regula 
tions for A . B . C . class Municipal 
Councils and Nagar Panchayats 
in Maharashtra , shall be 
applicable . 


Clause 
to be 
Added 
in the 
DCR 


Green Building Clause : 
All Building within the Special 
Economic Zone ( SEZ) Area of 
MIHAN projectmaybe developed 
asper “Green building” norms and 
regulations that would be pre 
scribed by Governmentfrom time 
to time. 


A copy of this Notification shall be kept open for inspection by the generalpublic during office hours in the offices 
on all working days for a period of 1 month . 


(1) The Vice - Chairman and Managing Director,Maharashtra Airport Development Company Ltd ., 8th Floor,World 
Trade Centre , Cufe Parade ,Mumbai -5 . 


(2 ) The Joint Director of Town Planning Nagpur Division , Nagpur. 


This Notification shall be published on the Governmentwebsite at www .maharashtra .gov.in , as well as web site of 
Director of Town Planning, Pune at www .dtp .maharashtra. gov. in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 

Desk Officer. 


71-56 - 37-C ( 9302) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


शनिवार , मार्च २५ , २०१७/ चैत्र ४ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८१. 

राज्य निवडणूक आयुक्त , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - रानिआ- मनपा -प्र .क्र . ५४- का . ५- २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेद्वारा चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ , नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ ला पृष्ठ १ ते २३ ( मराठी व इंग्रजी) अनुक्रमांक ४०- ४१ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. 
उपरोक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील रकाना क्र . (५ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेले वर्णन खालीलप्रमाणे सुधारुन वाचण्यात यावे. 

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
आरक्षणाची स्थिती , किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे- अनु . जाती/ अनु . जमाती /नागरिकांचा मागासप्रवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 

( अनु . जाती स्त्री / अनु . जमाती स्त्री / नागरिकांचा मागासप्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 


याऐवजी 


असे वाचावे 


१ - अ 


अ . ज . 


१ - अ 


अ . ज . ( महिला ) 


१- ब 


ना . मा . प्र . 


१ -ब 
१ - क 


ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


१ - क 
१ - ड 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


१ - ड 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


३१ 


शुद्धीपत्र — चालू 


२- अ 


अ . जा . 


२- अ 
२- ब 


२ - ब 
२- क 
२- ड 


수 


अ. जा . ( महिला ) 
ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


२- ड 


३- अ 


अ . जा . 


३ - ब 


अ . ज . 


३- अ 
३ - ब 
३- क 
३- ड 


अ . जा . ( महिला) 
अ . ज . 
ना . मा . प्र. (महिला ) 
सर्वसाधारण 


३ - क 
३- ड 


ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण 


४ - अ 
४- ब 
४ - क 


अ . जा . 
ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण 


४ - अ 
४ - ब 
४ - क 
४ -ड 


अ . जा . ( महिला ) 
ना . मा .प्र . ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


४ - ड 


सर्वसाधारण 


오 


५ - अ 


अ . जा . 


५ - ब 
५ - क 
५ - ड 


ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


५ - अ 
५- ब 
५- क 
५- ड 


अ. जा . ( महिला ) 
ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


६ - अ 
६ - ब 
६ - क 
६- ड 


अ . जा . 
ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


६- अ 
६- ब 
६ - क 
६- ड 


अ . जा . ( महिला ) 
ना. मा .प्र . ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


७ - अ 


अ . जा . 


७ - ब 


ना . मा . प्र . 


७ - अ 
७- ब 
७- क 
७- ड 


अ. जा . 
ना . मा .प्र . ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


७ - क 
७- ड 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


८ - अ 


ना . मा . प्र . 


८ - ब 
८ - क 
८ - ड 


ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


८ - अ 
८ - ब 
८ - क 
८ - ड 


ना . मा . प्र 
ना . मा .प्र . ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


수 


९ - अ 
९ - ब 
९ - क 


अ . जा . 
ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण 


९ - अ 
९ - ब 
९ - क 
९ - ड 


अ. जा . ( महिला ) 
ना . मा .प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


९ - ड 


सर्वसाधारण 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६-१२, २०१७/ चैत्र १६ -२२, शके १९३९ 


शुद्धीपत्र – चालू 


१० - अ 


अ . जा . 


१० - ब ना . मा .प्र . 
१० - क सर्वसाधारण 
१० - ड सर्वसाधारण 


१० - अ अ . जा . 
१० - ब ना . मा . प्र . ( महिला ) 
१० - क सर्वसाधारण ( महिला ) 
१० - ड सर्वसाधारण 


११ - अ 


अ . ज . 


११ - ब ना . मा .प्र . 
११- क सर्वसाधारण 


११ - अ अ.ज . ( महिला ) 
११- ब ना . मा . प्र . 
११- क सर्वसाधारण ( महिला ) 
११ - ड सर्वसाधारण 


११ - ड सर्वसाधारण 


१२ - अ 


अ . जा . 


१२ - अ 


अ . जा . 


१२ - ब ना . मा . प्र . 
१२- क सर्वसाधारण 
१२- ड सर्वसाधारण 


१२- ब ना . मा .प्र . ( महिला ) 
१२ - क सर्वसाधारण ( महिला ) 
१२- ड सर्वसाधारण 


१३- अ 


अ . जा . 


१३- ब ना . मा . प्र . 
१३ - क सर्वसाधारण 
१३- ड सर्वसाधारण 


१३- अ अ. जा . ( महिला) 
१३- ब ना . मा .प्र . 
१३- क सर्वसाधारण ( महिला ) 
१३- ड सर्वसाधारण 


१४ - अ 


अ . जा . 


१४ - अ अ . जा . 
१४ - ब ना . मा .प्र . 
१४- क सर्वसाधारण 
१४ - ड सर्वसाधारण 


१४- ब ना . मा . प्र . ( महिला ) 
१४ - क सर्वसाधारण ( महिला ) 
१४ - ड सर्वसाधारण 


१५ - अ ना . मा .प्र 
१५ - ब ना . मा . प्र . 
१५ - क सर्वसाधारण 
१५ -ड सर्वसाधारण 


१५ - अ ना . मा . प्र . 
१५- ब ना . मा .प्र . ( महिला ) 
१५ - क ना . मा . प्र . 
१५ - ड सर्वसाधारण ( महिला ) 


१६- अ 


अ . जा . 


१६ - अ अ . जा . 
१६- ब अ. ज . 
१६- क सर्वसाधारण 


१६- ब अ . ज . ( महिला ) 
१६- क सर्वसाधारण ( महिला ) 


१७ - अ 


अ . जा . 


१७ - अ 


अ . जा . 


१७ - ब अ. ज . 
१७ - क सर्वसाधारण 


१७ - ब अ . ज . 
१७- क सर्वसाधारण ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


33 


CHANDRAPUR MUNICIPAL CORPORATION - GENERAL ELECTION , 2017 


If the seat is reserved , for whom i.e. whether for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Class of Citizens 

or for Women (including SC Women , ST Women or BCC Women ) 


For this 


Read this 


(5 ) 
Existing 


(5) 
Revised 


1 - A ST 
1 - B BCC 
1 - C OPEN 
1-D OPEN 


1- A 
1 - В 
1 - C 
1- D 


ST (Women ) 
ВСС 
OPEN (Women ) 
OPEN 


2 - A 
2 - B 
2 - C 
2 -D 


SC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


2 - A 
2 - B 
2 - C 
2 -D 


SC (Women ) 
BCC 
OPEN (Women ) 
OPEN 


3 - A 
3- B 
3 - C 
3 -D 


SC 
ST 
BCC 
OPEN 


3 - A 
3 -B 
3 -C 
3 - D 


SC (Women ) 
ST 
BCC (Women ) 
OPEN 


4 - A 
4 - B 
4 - C 
4 - D 


SC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


4 - A 
4 - B 
4 - C 
4 - D 


SC (Women ) 
BCC (Women ) 
OPEN 
OPEN 


5 - A 
5 - B 
5 - C 
5 - D 


SC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


5 - A 
5 - B 
5 - C 
5 - D 


SC (Women ) 
BCC 
OPEN (Women ) 
OPEN 


6 - A SC 
6 - B BCC 
6 - C OPEN 
6 - D OPEN 


6 - A 
6 - B 
6 -C 
6 -D 


SC (Women ) 
BCC (Women ) 
OPEN 
OPEN 


7 - A 
7 - B 
7 - C 
7 - D 


SC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


7 - A 
7 - B 
7 -C 
7 - D 


SC 
BCC (Women ) 
OPEN (Women ) 
OPEN 


8 - A 
8 - B 
8 -C 
8 -D 


BCC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


8 - A 
8 -B 
8 -C 
8 -D 


BCC 
BCC (Women ) 
OPEN (Women ) 
OPEN 


91.- - 34- 8 . ( 9307 ) 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


Corrigendum — Contd . 


(5) 


(5 ) 


9 - A 
9 - B 
9 - C 
9 -D 


SC 
BCC 
OPEN 
OPEN 


9 - A 
9 - B 
9 - C 
9 - D 


SC (Women ) 
BCC 
OPEN (Women ) 
OPEN 


10 - A SC 
10 - B BCC 
10 - C OPEN 
10 - D OPEN 


10 - A SC 
10 - B BCC (Women ) 
10 - C OPEN (Women ) 
10 -D OPEN 


11 - A ST 
11 - B BCC 
11- C OPEN 
11- D OPEN 


11 - A ST (Women ) 
11 - B BCC 
11 -C OPEN (Women ) 
11- D OPEN 


12 - A SC 
12 - B BCC 
12 - C OPEN 
12 - D OPEN 


12 - A SC 
12 - B BCC (Women ) 
12 - C OPEN (Women ) 
12 - D OPEN 


13 - A SC 
13 - B BCC 
13 - C OPEN 
13 - D OPEN 


13 - A SC (Women ) 
13 - B BCC 
13 - C OPEN (Women ) 
13 - D OPEN 


14 - A SC 
14 - B BCC 
14 - C OPEN 
14 - D OPEN 


14 - A SC 
14 - B BCC (Women ) 
14 -C OPEN (Women ) 
14 - D OPEN 


15 - A BCC 
15 - B BCC 
15 - C OPEN 
15 - D OPEN 


15 - A BCC 
15 - B BCC (Women ) 
15 - C BCC 
15 - D OPEN (Women ) 


16 - A SC 
16 - B ST 
16 - C OPEN 


16 - A SC 
16 - B ST (Women ) 
16 - C OPEN (Women ) 


17 - A SC 
17 - B ST 
17- C OPEN 


17 - A SC 
17 - B ST 
17 - C OPEN (Women ) 


Hoga 
fatich 28 HIO 2090 . 


17. HEIRYT, 
राज्य निवडणूक आयुक्त , 
राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई 

(HERTC ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३५ 


सोमवार , मार्च २७, २०१७/ चैत्र ६ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८२. 

निवडणूक अधिकारी , महानगरपालिका यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक चंशमनपा -निवडणूक- ४३४७- २०१७. 

चंद्रपुर शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ आणि राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या तरतुदींचा तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ-मनपा -२०१७-प्र . क्र . २७- का . ५ , 
दिनांक २२ मार्च, २०१७ च्या आदेशानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संजय काकडे, निवडणूक अधिकारी , चंद्रपूर शहर 
महानगरपालिका, चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या १७ प्रभागातून ६६ सदस्यांचा निवडणूक विषयक कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे व या संबंधात 
याद्वारे पुढीलप्रमाणे नेमणूक करीत आहे . 

अनुसूची 
( १ ) स्तंभ क्रमांक ( ४अ ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या निर्वाचन अधिका -यांचे तसेच स्तंभ ( ४ब ) मध्ये सहाय्यक निर्वाचन अधिका -याचे नाव 

[ स्तंभ ( २)] मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रभागासमोर निर्दिष्ट करण्यात आलेले नाव , ज्याचा यापुढे प्रभागासमोरील असा उल्लेख करण्यात 
आलेला आहे]. 

स्तंभ ( ५ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ नामनिर्देशनपत्रे भरण्यासाठी अखेरची तारीख व वेळ असेल . 
( ३ ) स्तंभ ( ६ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली जागा ही नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची जागा असेल . 
( ४ ) स्तंभ ( ७) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही नामनिर्देशनपत्रे छाननी करण्याची तारीख व वेळ असेल . 

स्तंभ ( ८ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली जागा नामनिर्देशितपत्रे छाननी करण्याची , उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करावयाची 

जागा असेल . 
( ६ ) स्तंभ ( ९ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट केलेली तारीख विधीग्राह्य रितीने नामनिर्देशित केलेली उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करावयाची तारीख असेल 
( ७ ) स्तंभ ( १० ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही उमेदवारी मागे घेण्याची तारीख असेल. 
( ८ ) स्तंभ ( ११) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याची तारीख असेल . 
( ९ ) स्तंभ ( १२) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करावयाची तारीख 

असेल . 
( १० ) स्तंभ ( १३ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख किंवा तारखा आणि वेळ या मतदान ज्या तारखांना आणि ज्या वेळात 

द्यावयाचे असेल ती तारीख/ त्या तारखा व वेळ असेल/ असतील . 
( ११ ) स्तंभ ( १४ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ ही मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याची तारीख व वेळ असेल . 


( २ ) 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६-१२, २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


( १२ ) स्तंभ ( १५ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली जागा मतमोजणी संबंधीची जागा असेल . 


अनुसूची 


निवडणूक महानगर निवडून दयावयाचा निवडणूक सहा . निवडणूक नामनिर्देशन पत्र राज्य नामनिर्देशनपत्रे नामनिर्देशन 
निर्णय पालिकेचा जागांचा प्रभाग निर्णय निर्णय अधिकारी निवडणूक आयोगाने निश्चित दाखल पत्रांच्या छाननीची 
अधिकारी प्र . क्र . व 

क्रमांक व अधिकारी यांचे यांचे नाव , केलेल्या वेबसाईटवर करण्याची तारीख व 
क्रमांक प्रभागाचे नाव जागांचा प्रकार नाव , पदनाम पदनाम भरण्याकरिता उपलब्ध जागा 

वेळ 

असल्याचा कालावधी 
( १) (२ ) 

( ४अ) ( ४ब ) 
१ १. दे. गो . तुकूम १- अ अ .ज . ( महिला) श्री . अमन मित्तल , श्री . आशिष दि . २७-३ -१७ ( सोमवार ) निवडणूक दि . ५- ४-२०१७ 
१ - ब ना . मा .प्र . 

भा . प्र . से . सहा. वानखेडे , सकाळी ११. ०० ते ३- ४- १७ निर्णय अधिकारी ( बुधवार ) 
१- क सर्वसाधारण महिला जिल्हाधिकारी , तहसिलदार , ( सोमवार ) दुपारी २.०० क्र . १ यांचे सकाळी ११.०० 

१- ड सर्वसाधारण चंद्रपूर चंद्रपूर , जिल्हा पर्यंत दिनांक २८ -३ - २०१७ कार्यालय वाजल्यापासून 
२ . शास्त्रीनगर २- अ अ . जा . ( महिला ) 

चंद्रपूर . रोजी गुढीपाडव्या निमित्त तहसिल कार्यालय 
२- ब ना . मा . प्र . 

सार्वजनिक सुट्टी असल्याने चंद्रपूर , जिल्हा 
२- क सर्वसाधारण ( महिला ) 

त्या दिवशी नामनिर्देशन चंद्रपूर 
२- ड सर्वसाधारण 

पत्र स्विकारण्यात येणार नाही 
३ . एम . ई . एल . ३- अ अ . जा . ( महिला ) 

मात्र रविवार दिनांक 
३ - ब अ . ज . 

०२-०४ - २०१७ रोजी 
३ - क ना . मा . प्र . ( महिला ) 

नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्यात 
३ - ड सर्वसाधारण 

येतील . 


२. ४ . बंगाली कॅम्प ४ - अ अ. जा . ( महिला) श्री . अर्जुन चिखले, श्री . सूर्यकांत दि . २७- ३- १७ ( सोमवार ) निवडणूक दि . ५- ४- २०१७ 

४-ब ना . मा .प्र. ( महिला) उपजिल्हा निवडणूक पाटील , सकाळी ११.०० ते ३- ४-१७ निर्णय अधिकारी ( बुधवार ) 
४- क सर्वसाधारण अधिकारी, जिल्हा तहसिलदार , ( सोमवार ) दुपारी २.०० क्र . २ यांचे सकाळी ११ .०० 

४ - ड सर्वसाधारण कार्यालय , चंद्रपूर . जिवती ,जिल्हा पर्यंत दिनांक २८ - ३ - २०१७ कार्यालय वाजल्यापासून 
५ . विवेक नगर ५- अ अ . जा . ( महिला ) 

चंद्रपूर . रोजी गुढीपाडव्या निमित्त दे. गो . तुकूम 
५ - ब ना . मा . प्र . 

सार्वजनिक सुट्टी असल्याने प्राथमिक शाळा , 
५ - क सर्वसाधारण (महिला) 

त्या दिवशी नामनिर्देशन पहिला माळा , 
५ - ड सर्वसाधारण 

पत्र स्विकारण्यात येणार गुरुद्वारा रोड , 
६ . इंडस्ट्रियल ६- अ अ . जा . ( महिला ) 

नाही मात्र रविवार , तुकूम , चंद्रपूर . 
इस्टेट ६- ब ना . मा . प्र. ( महिला ) 

दिनांक ०२ - ०४ - २०१७ रोजी 
६- क सर्वसाधारण 

नामनिर्देशन पत्र 
६ - ड सर्वसाधारण 

स्विकारण्यात येतील. 


३ . ७. जटपूरा 


८ . वडगांव 


चंद्रपूर . 


७ - अ अ . जा . 

श्रीमती कल्पना श्री . जी . एस . दि . २७- ३- १७ ( सोमवार ) निवडणूक दि . ५- ४- २०१७ 
७- ब ना . मा . प्र . ( महिला ) निळ , ( ठुबे ) जिल्हा कोकड्डे, खरेदी सकाळी ११.०० ते ३- ४ - १७ निर्णय अधिकारी ( बुधवार ) 
७- क सर्वसाधारण ( महिला ) पुनर्वसन अधिकारी , अधिकारी क्र . १ , ( सोमवार ) दुपारी २.०० क्र . ३ चे कार्यालय , सकाळी ११ .०० 
७- ड सर्वसाधारण जिल्हा कार्यालय , जिल्हा कार्यालय , पर्यंत दिनांक २८ -३ - २०१७ मनपा झोन क्र . १ वाजल्यापासून 
८ - अ ना . मा . प्र . चंद्रपूर . 

रोजी गुढीपाडव्या निमित्त चे कार्यालय , संजय 
८ - ब ना . मा . प्र . ( महिला ) 

सार्वजनिक सुट्टी असल्याने गांधी मार्केट पहिला 
८ - क सर्वसाधारण ( महिला ) 

त्या दिवशी नामनिर्देशन माळा, नागपूर 
८ - ड सर्वसाधारण 

पत्र स्विकारण्यात येणार नाही रोड , चंद्रपूर 
९ - अ अ . जा . ( महिला ) 

मात्र रविवार दिनांक 
९ - ब ना . मा . प्र . 

०२ -०४ - २०१७ रोजी 
९ - क सर्वसाधारण ( महिला ) 

नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्यात 
९ - ड सर्वसाधारण 

येतील . 


९ . नगिनाबाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६- १२ , २०१७/ चैत्र १६- २२ , शके १९३९ 


३७ 


चालू 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२ ) 


नामनिर्देशनपत्रे वैधरित्या नाम - उमेदवारी मागे निवडणूक अंतिमरित्या निवडणूक मतदान ज्या तारखेस मतमोजणी व मतमोजणीचे 
छाननी व मागे निर्देशित झालेल्या घेण्याचा अंतिम चिन्ह नेमून लढविणा- या उमेदवारांची किंवा तारखास आणि निकाल जाहीर ठिकाण 
घेण्याची उमेदवारांची यादी दिनांक देण्याचा यादी प्रसिध्द करण्याचा ज्यावेळी घेण्यात करण्याचा 
जागा प्रसिध्द करण्याचा 

दिनांक दिनांक येईल ती तारीख दिनांक 
दिनांक 

किंवा तारखा व वेळ 
( ८ ) ( ९ ) 

(१३ ) (१४ ) ( १५ ) 
निवडणूक निर्णय छाननी पूर्ण दिनांक दिनांक दिनांक 

दिनांक 

दिनांक बॅटमिंटन हॉल 
अधिकारी क्र . १ झाल्यानंतर ७- ०४ - २०१७ ८ -०४- २०१७ ८ - ०४ - २०१७ 

१९ - ०४ - २०१७ २१-०४ - २०१७ जिल्हा क्रीडा 
यांचे कार्यालय , लगेच . ( शुक्रवार ) ( शनिवार ) ( शनिवार ) 

( बुधवार ) ( शुक्रवार ) संकुल , चंद्रपूर , 
तहसिल कार्यालय , दुपारी ३. ०० सकाळी ११.०० 

सकाळी ७. ३० ते सकाळी १० . ०० जिल्हा चंद्रपूर . 
चंद्रपूर , जिल्हा वाजेपर्यंत . वाजतापासून . 

सायंकाळी ५.३० वाजेपासून . 
चंद्रपूर . 

वाजेपर्यंत . 


निवडणूक निर्णय छाननी पूर्ण दिनांक 
अधिकारी क्र . २ झाल्यानंतर ७- ०४ - २०१७ 
यांचे कार्यलय , लगेच ( शुक्रवार ) 
दे. गो . तुकूम 

दुपारी ३.०० 
प्राथमिक शाळा , 

वाजेपर्यंत . 
पहिला माळा, 
गुरुद्वारा रोड , 
तुकूम , चंद्रपूर . 


दिनांक दिनांक 
८ - ०४- २०१७ ८ - ०४ - २०१७ 
( शनिवार ) ( शनिवार ) 
सकाळी ११.०० 
वाजतापासून . 


दिनांक 

दिनांक बॅटमिंटन हॉल 
१९- ०४ -२०१७ २१-०४- २०१७ जिल्हा क्रीडा 
( बुधवार ) ( शुक्रवार ) संकुल , चंद्रपूर, 
सकाळी ७. ३० ते सकाळी १०.०० जिल्हा चंद्रपूर , 
सायंकाळी ५.३० वाजेपासून . 
वाजेपर्यंत . 


निवडणूक निर्णय छाननी पूर्ण दिनांक 
अधिकारी क्र . ३ झाल्यानंतर ७-०४ - २०१७ 
चे कार्यालय, मनपा लगेच ( शुक्रवार ) 
झोन क्र . १ चे 

दुपारी ३ . ०० 
कार्यालय , संजय 

वाजेपर्यंत . 
गांधी मार्केट , पहिला 
माळा , नागपूर रोड , 
चंद्रपूर . 


दिनांक दिनांक 
८ -०४- २०१७ ८ - ०४ -२०१७ 
( शनिवार ) ( शनिवार ) 
सकाळी ११. ०० 
वाजतापासून . 


दिनांक 

दिनांक बॅटमिंटन हॉल 
१९ - ०४ - २०१७ २१-०४- २०१७ जिल्हा क्रीडा 
( बुधवार ) ( शुक्रवार ) संकुल , चंद्रपूर , 
सकाळी ७.३० ते सकाळी १० .०० जिल्हा चंद्रपूर . 
सायंकाळी ५.३० वाजेपासून . 
वाजेपर्यंत . 


ना -एक - अ- १० ( १३०२). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ६-१२, २०१७ / चैत्र १६-२२ , शके १९३९ 


अनुसूची 


( १) (२) 
४ १० . एकोरी 

मंदिर 


११ . भानापेठ 


(३) (४अ) ( ४ब) 

(५) 

(६) ( ७) 
१०- अ अ. जा . श्री . प्रमोद भुसारी , श्रीमती उषा दि . २७-३ - १७ ( सोमवार) निवडणूक दि . ५- ४ -२०१७ 
१०- ब ना . मा.प्र .( महिला) उपविभागीय चौधरी , सकाळी ११.०० ते ३-४ -१७ निर्णय अधिकारी (बुधवार) 
१० - क सर्वसाधारण ( महिला) अधिकारी , वरोरा, तहसीलदार ( सोमवार) दुपारी २.०० क्र . ४ चे सकाळी ११ . ०० 
१० - ड सर्वसाधारण जिल्हा चंद्रपूर . ( संगायो), जिल्हा पर्यंत , दिनांक २८ - ३- २०१७ कार्यालय , वाजल्यापासून . 
११ - अ अ . ज . ( महिला ) 

कार्यालय, चंद्रपूर . रोजी गुढीपाडव्या निमित्त मनपा झोन क्र . २ 
११ -ब ना . मा . प्र . 

सार्वजनिक सुट्टी असल्याने चे कार्यालय , सात 
११- क सर्वसाधारण (महिला ) 

त्या दिवशी नामनिर्देशन मजली इमारत , 
११- ड सर्वसाधारण 

पत्र स्वीकारण्यात येणार नाही पहिला माळा , 
१२- अ अ . जा . 

मात्र रविवार दिनांक गांधी चौक , 
१२- ब ना . मा . प्र . ( महिला) 

०२-०४- २०१७ रोजी चंद्रपूर . 
१२- क सर्वसाधारण ( महिला ) 

नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्यात 
१२ - ड सर्वसाधारण 
१३- अ अ . जा . ( महिला ) 
१३- ब ना . मा . प्र . 
१३ - क सर्वसाधारण ( महिला ) 
१३- ड सर्वसाधारण 


१२ . महाकाली 

मंदिर 


येतील . 


१३. बाबुपेठ 


५ १४. भिवापूर १४ - अ अ . जा . 

श्रीमती सिमा 
१४-ब ना. मा.प्र. ( महिला) अहिरे , 
१४- क सर्वसाधारण ( महिला ) उपविभागीय 

१४- ड सर्वसाधारण अधिकारी , 
१५ . विठ्ठल मंदिर १५ - अ ना . मा . प्र. गोंडपिंपरी, 

१५-ब ना . मा . प्र.(महिला) जि . चंद्रपूर . 
१५- क ना . मा . प्र . 

१५ -ड सर्वसाधारण ( महिला ) 
१६ . हिंदुस्थान १६ - अ अ . जा . 

लालपेठ १६- ब अ . ज . ( महिला ) 
कॉलरी १६- क सर्वसाधारण ( महिला ) 


श्री . मोहन दि . २७- ३- १७ ( सोमवार ) निवडणूक दि . ५ - ४- २०१७ 
टिकले, सकाळी ११. ०० ते ३- ४-१७ निर्णय अधिकारी ( बुधवार ) 
अन्नधान्य वितरण ( सोमवार ) दुपारी २.०० क्र . ५ चे सकाळी ११ . ०० 
अधिकारी , पर्यंत , दिनांक २८ - ३- २०१७ कार्यालय , वाजल्यापासून . 
जिल्हा कार्यालय , रोजी गुढीपाडव्या निमित्त मनपा नागरी 
चंद्रपूर . सार्वजनिक सुट्टी असल्याने आरोग्य केंद्र , 

त्या दिवशी नामनिर्देशन क्र . ५, नेताजी 
पत्र स्वीकारण्यात येणार नाही . चौक , बाबुपेठ , 
मात्र, रविवार 

चंद्रपूर . 
दिनांक ०२-०४- २०१७ रोजी 
नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्यात 
येतील . 


१७. डॉ . बाबासाहेब १७- अ अ . जा . 
आंबेडकर १७- ब अ . ज . 

१७- क सर्वसाधारण ( महिला ) 


टीप : - (१ ) नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणा- या किंवा नाकारणा- या निवडणूक अधिकारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची शेवटची तारीख व 

अपील प्राधिकरण यासाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी पहा . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २६ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६- १२ , २०१७ / चैत्र १६ - २२ , शके १९३९ 


३९ 


चालू 


(८) 


(९) 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२ ) 


(१३ ) 


(१४ ) 


( १५ ) 


निवडणूक निर्णय छाननी पूर्ण 
अधिकारी क्र . ४ झाल्यानंतर 
चे , कार्यालय लगेच . 
मनपा झोन क्र . २ 
चे कार्यालय, सात 
मजली इमारत , 
पहिला माळा , गांधी 
चौक , चंद्रपूर . 


दिनांक 

७ - ०४ - २०१७ 
( शुक्रवार ) 
दुपारी ३.०० 
वाजेपर्यंत . 


दिनांक 
८ - ०४- २०१७ 
( शनिवार ) 
सकाळी ११.०० 
वाजतापासून . 


दिनांक 
८ - ०४ - २०१७ 
( शनिवार ) 


दिनांक 
१९ - ०४ - २०१७ 
( बुधवार ) 
सकाळी ७.३० ते 
सायंकाळी ५. ३० 
वाजेपर्यंत 


दिनांक बॅटमिंटन हॉल , 
२१ -०४- २०१७ जिल्हा क्रीडा 
( शुक्रवार ) संकुल , चंद्रपूर , 
सकाळी १० .०० जिल्हा चंद्रपूर . 
वाजेपासून . 


निवडणूक निर्णय छाननी पूर्ण 
अधिकारी क्र . ५ झाल्यानंतर 
चे कार्यालय , लगेच . 
मनपा नागरी 
आरोग्य केंद्र 
क्र . ५, नेताजी 
चौक , बाबुपेठ , 
चंद्रपूर . 


दिनांक 

७- ०४ - २०१७ 
( शुक्रवार ) 
दुपारी ३.०० 
वाजेपर्यंत . 


दिनांक 
८ - ०४ - २०१७ 
( शनिवार ) 
सकाळी ११.०० 
वाजतापासून . 


दिनांक 
८- ०४- २०१७ 
( शनिवार ) 


दिनांक 
१९ - ०४ - २०१७ 
( बुधवार ) 
सकाळी ७. ३० ते 
सायंकाळी ५. ३० 
वाजेपर्यंत . 


दिनांक बॅटमिंटन हॉल , 
२१-०४ - २०१७ जिल्हा क्रीडा 
( शुक्रवार ) संकुल , चंद्रपूर, 
सकाळी १० . ०० जिल्हा चंद्रपूर 
वाजेपासून . 


( २ ) स्तंभ क्रमांक ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले अ . ज . = अनुसूचित जमाती , अ . जा . = अनुसूचित जाती व 

ना . मा . प्र. = नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आहे . 


संजय काकडे, 

निवडणूक अधिकारी, 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ . 

चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


